RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक २६ ] 


बुधवार , फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २८ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ६४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस .२०१६ / प्र.क्र .२५१ ( भाग-१)/रस्ते-८.- महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम (१९ ५५ चा ५५ ) याच्या कलम ६३ अ आणि 
कलम ७१ च्या पोट -कलम ( १ ) आणि पोट- कलम ( २) च्या खंड ( ड -२२ ) व ( क्यू ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या व त्याबाबतीत त्यास समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने करण्याचे योजिलेल्या नियमांचा पुढील मसुदा , त्यामुळे बाधित होण्याचा संभव 
असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७१ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, याद्वारे प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे ; आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की, उक्त मसुदा , दिनांक २० मार्च, २०१८ रोजी व त्यानंतर महाराष्ट्र शासन 
विचारात घेईल. 


.. 


२ . 


उक्त मसुद्याच्या संदर्भात , उपरोक्त दिनांकाला किंवा त्यापूर्वी, कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना, प्रधान 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे प्राप्त होतील, त्या शासन विचारात घेईल. 


. 


नियमाचा मसुदा 


प्रकरण एक 


१ . 


प्रारंभिक 
संक्षिप्त नाव, प्रारंभ आणि प्रयुक्ती.- (१ ) या नियमांना, महाराष्ट्र महामार्ग ( महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित 
यांच्याकडील जमिनींची विल्हेवाट लावणे ) नियम , २०१८ , असे म्हणावे. 

( २) हे नियम , ते राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकास अंमलात येतील . 

( ३ ) हे नियम , महामार्ग प्राधिकरण असलेले महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, याच्याकडे निहित असलेल्या, किंवा त्याच्या 
मालकीच्या, सर्व जमिनींना आणि वेश्मांना ( अपार्टमेंटना ) लागू असतील . 

व्याख्या.- ( १) या नियमांत , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 
( क ) “ अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम ( १९ ५५ चा ५५ ), असा आहे ; 

( १ ) 


२ . 


- 


~ 


भाग चार ब - ६४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३ ९ 


. 


( ख ) “ वेश्म ( अपार्टमेंट ) ” याचा अर्थ, निवासी, कार्यालय , कोणताही पेशा करणेकिंवा कोणताही व्यवसाय किंवा व्यापार किंवा 
धंदा चालविणे, यांसारख्या कोणत्याही प्रकारच्या स्वतंत्र वापरासाठी उद्देशित असलेली , महामंडळाने त्याच्याकडे निहित असलेल्या 
किंवा त्याच्या मालकीच्या भूखंडावर पूर्णतः किंवा अंशतः बांधलेली, इमारत किंवा इमारतीचा भाग , असा आहे आणि त्यामध्ये 
अभिन्यास म्हणून घोषित केलेले वेश्म असलेल्या इमारती किंवा संरचना, यांचा समावेश होतो ; 

( ग ) “ अभिन्यास ” याचा अर्थ, स्वतंत्र मालकीचा सीमांकित केलेला जमिनीचा भाग , असा आहे ; 

( घ ) “ महामंडळ " याचा अर्थ, कंपनी अधिनियम , १ ९ ५६ ( १९ ५६ चा १) किंवा, यथास्थिती, कंपनी अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा १८ ) अन्वये विधिसंस्थापित करण्यात आलेले महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, असा आहे ; 

( ङ ) “विलंबित प्रदान आकार ” याचा अर्थ, महामंडळाला देय असलेल्या कोणत्याही प्रदानासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 
मुदतवाढीसाठी वसूल करण्यात आलेला आकार , असा आहे ; 

( च ) “ पट्टांतरित जमीन ” याचा अर्थ, त्यावर बांधकाम केलेली इमारत , कारखाना, संरचना किंवा इतर बांधकाम यासह भूखंड , 
असा आहे ; 

( छ ) “ शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ; 

( ज ) “ जमीन ” या संज्ञेत, जमिनीपासून मिळणाऱ्या फायद्याचा आणि भूमीस संलग्न असलेल्या वस्तूंचा किंवा भूमीस संलग्न 
असलेल्या वस्तूंशी कायम जोडलेल्या कोणत्याही वस्तूंचा समावेश होतो ; 

( झ ) “ जमीनविषयक धोरण ” याचा अर्थ, महामंडळाने वेळोवेळी तयार केलेले जमीन मूल्यनिर्धारण धोरण व जमीन विल्हेवाट 
धोरण , असा आहे ; 

( ) “भाडेपट्टा”, “पट्टाकार ” आणि “ पट्टेदार ” या संज्ञांना, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम , १८८२ (१८८२ चा ४ ) याच्या 
कलम १०५ अन्वये त्यांना अनुक्रमे जे अर्थ नेमून देण्यात आलेले असतील तेच अर्थ असतील 

( ट ) “ अनुज्ञाप्तिधारक ” याचा अर्थ, जिला जमिनीवर प्रवेश करण्याची आणि विनिर्दिष्ट केलेले अनुज्ञप्ती शुल्क भरून अनुज्ञप्ती 
करारामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनासाठी त्या जमिनीचा वापर करण्याची मालकाची परवानगी मिळाली आहे, अशी व्यक्ती, असा 


. 


•. 


आहे ; 


( ठ ) “व्यवस्थापकीय संचालक ” याचा अर्थ, महामंडळाचा उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक किंवा सह व्यवस्थापकीय 
संचालक , असा आहे आणि त्यामध्ये या नियमांखालील व्यवस्थापकीय संचालकाची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी महामंडळाने विशेषरीत्या 
नियुक्त केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याचा समावेश होतो ; 

( ड ) “नियोजन प्राधिकरण ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा ३७ ) 
याच्या कलम २ च्या खंड (१ ९ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे नियोजन प्राधिकरण , असा आहे ; 

( ढ ) “ भूखंड ” याचा अर्थ, स्वतंत्र विकासाकरिता राखून ठेवलेल्या आणि जमिनीच्या विकासाबद्दलच्या महामंडळाच्या प्रस्तावाचा 
किंवा महामंडळाने तयार केलेल्या प्रारूप किंवा मंजूर विकास आराखडा किंवा योजना याचा भाग असलेल्या जमिनीचा तुकडा, असा 
आहे ; 

( ण ) “ भाडेपट्टा अधिमूल्याचा विनिर्दिष्ट दर ” याचा अर्थ, भूखंडाच्या वापराच्या आणि चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या संदर्भात महामंडळाकडून 
वेळोवेळी निश्चित करण्यात येईल असा बाजार दर , असा आहे. 

( २ ) यात वापरण्यात आलेले आणि व्याख्या करण्यात न आलेले , परंतु अधिनियमात व्याख्या करण्यात आलेल्या शब्दप्रयोगांना 
आणि संज्ञाना अनुक्रमे त्या अधिनियमात जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ असेल . 


प्रकरण दोन 


भूखंडांचे सीमांकन आणि निर्धारण 
३. भूखंडांचे सीमांकन.- महामंडळ , त्याच्याकडे निहित असलेल्या, किंवा महामंडळाच्या मालकीच्या असलेल्या जमिनींचे, वापरयोग्य 
भूखंडांचा आकार आणि वापर लक्षात घेऊन, वापरयोग्य भूखंडात विभाजन करील आणि त्यानुसार त्यांचे सीमांकन करील . 

४. भूखंडाच्या आकाराचेनिर्धारण.- महामंडळास , त्यांच्याकडे निहित असलेल्या, किंवा महामंडळाच्या मालकीच्या जमिनीतील 
भूखंडांचेकिमान क्षेत्रफळ , वेळोवेळी निर्धारित करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३९ 


३ 


प्रकरण तीन 


. 


~ 


भूखंडांची विल्हेवाट 
५. भाडेपट्ट्यावर देऊन भूखंडांची विल्हेवाट . ( १) पुढील प्रवर्ग वगळता, महामंडळ , सार्वजनिक निविदा 

मागवून 

त्याद्वारे किंवा 
सार्वजनिक लिलावाद्वारे , भूखंडांची विल्हेवाट भाडेपट्ट्यावर करील, म्हणजे : 

( क ) कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी,केंद्र सरकार किंवा राज्य शासन आणि त्यांचे अंगीकृत उपक्रम , कोणत्याही केंद्रीय किंवा 
राज्य अधिनियमान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या स्थानिक संस्था आणि कोणत्याही शासकीय स्वायत्त संस्थांना, वैयक्तिक अर्ज विचारात 
घेऊन, जमीनविषयक धोरण व वार्षिक भाडे यानुसार एकरकमी भाडेपट्टा अधिमूल्याच्या विनिर्दिष्ट दराने वाटप ; 

( ख ) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना , त्यांच्या सदस्यांच्या निवासाकरिता वेश्म ( अपार्टमेंट ) बांधण्यासाठी , महाराष्ट्र महामार्ग ( महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यांच्याकडून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जमीन भाडेपट्ट्याने देणे) नियम, २०१८ नुसार जमीनविषयक 
धोरण व वार्षिक भाडे यानुसार एकरकमी भाडेपट्टा अधिमूल्याच्या विनिर्दिष्ट दराने आणि त्यामधील विनिर्दिष्ट अटी व शर्तीना अधीन राहून, 
अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्ट्याने जमिनीचे वाटप ; 
( ग) नोंदणीकृत सार्वजनिक धर्मादाय विश्वस्त संस्थांना, 

( एक ) शासनाने, वेळोवेळी, मान्यता दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार शैक्षणिक, सामाजिक , सांस्कृतिक , वैद्यकीय, धर्मादाय आणि 
क्रीडा प्रयोजनांसाठी, किंवा 

( दोन ) शासनाच्या पूर्वमान्यतेने, कोणतेही मंदिर , चर्च, सभास्थान, मशीद यांच्या बांधकामासाठी, किंवा अन्य कोणत्याही धार्मिक 
प्रयोजनासाठी , 

महामंडळाने , वेळोवेळी ठरविल्यानुसार, जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवून , एकरकमी भाडेपट्टा अधिमूल्याच्या विनिर्दिष्ट दराने आणि 
वार्षिक भाड्याने वाटप ; 

( घ ) वैयक्तिक अर्जविचारात घेऊन, जमीनविषयक धोरण व वार्षिक भाडे यानुसार एकरकमी भाडेपट्टा अधिमूल्याच्या विनिर्दिष्ट दराने 
नामांकित राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्था , संशोधन व योजना आस्थापना , विदेशी शासनाचे वाणिज्य दूतावास यांना वाटप ; 

( ङ ) महामंडळाकडून वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येईल अशा योजनेस अनुरूप असलेले उद्योग किंवा वाणिज्यिक आस्थापना उभारण्यासाठी , 
कोणत्याही हितसंबंधित व्यक्तीला , अशा भूखंडाच्या मागणीवर आधारित, जमीनविषयक धोरण व वार्षिक भाडे यानुसार एकरकमी भाडेपट्टा 
अधिमूल्याच्या विनिर्दिष्ट दराने वाटप. 

( २ ) असमान आकाराच्या जमिनीचे वाटप.- व्यवस्थापकीय संचालकास, प्रवेश मार्ग उपलब्ध नसल्याच्या कारणामुळे किंवा जमिनीच्या 
असमान आकारामुळे विकसनशील नसल्याने किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे जिची अन्यथा विल्हेवाट लावता येऊ शकत नसेल , अशी असमान 
आकाराची जमीन , तिच्या लगतच्या भूखंडाचा ज्या कारणाकरिता वापर होतो त्याच वापराकरिता आणि तशाच चटई क्षेत्र निर्देशांक असलेल्या अशा 
लगतच्या पट्टेदाराला किंवा अनुज्ञप्तीधारकाला, असमान आकाराच्या जमिनीच्या वाटपाच्या वेळी प्रचलित असलेल्या, जमीनविषयक धोरण व वार्षिक 
भाडे यानुसार एकरकमी भाडेपट्टा अधिमूल्याचा विनिर्दिष्ट दर किंवा ज्या दराने मूळ भूखंडाचे वाटप केले असेल तो दर , यांपैकी जो उच्चतम असेल , 
त्या दराने वाटप करता येईलः 


~ 


. 


- 


परंतु , जर असमान आकार असलेल्या जमिनीचे क्षेत्रफळ हे २,००० चौरस मीटर पेक्षा अधिक असेल तर , सदर वाटप हे महामंडळाच्या 
मान्यतेने करण्यात येईल . 

६ . संमती -नि - परवाना देऊन भूखंडाची विल्हेवाट . व्यवस्थापकीय संचालकास, कोणत्याही हितसंबंधित व्यक्तीकडून अर्ज प्राप्त 
झाल्यावर , महामंडळाकडून वेळोवेळी निर्धारित करण्यात येईल, अशा दराने किंवा दरांनी अनुज्ञप्ती शुल्क भरल्यावर , ज्यामुळे कायमस्वरूपी भार 
निर्माण होणार नाही किंवा अशा भूखंडावर कोणताही हक्क निर्माण होणार नाही, अशा बगीचा, खेळाचे मैदान, तात्पुरती कामगार शिबिरे यांच्या 
देखभालीकरिता किंवा नवीन नगराच्या विकासाशी संबंधित असलेल्या अशा कोणत्याही तात्पुरत्या प्रयोजनाकरिता, एकाचवेळी पाच वर्षांपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या मुदतीकरिता, संमती- नि - परवाना तत्त्वावर भूखंडाचे वाटप करता येईल. 

धार्मिक, शैक्षणिक , धर्मादाय व सार्वजनिक प्रयोजनांकरिता भूखंडांची विल्हेवाट लावण्यासाठी अतिरिक्त शर्ती. धार्मिक , 
शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक प्रयोजनांकरिता कोणत्याही भूखंडाची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुढील अतिरिक्त शर्ती लागू असतील, म्हणजेः 

( १) जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग किंवा त्यातील कोणताही हितसंबंध हस्तांतरित केला जाणार नाही . 


७ . 


भाग चार ब - ६४-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१ , २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३९ 


( २) महामंडळास, जमिनीवरील सर्व वस्तू व संरचना यांसह ती जमीन परत केली जाण्यास पात्र असेल , 

( क ) ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनाकरिता किंवा प्रयोजनांकरिता जमीन देण्यात आली असेल त्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनांकरिता, 
याबाबतीत महामंडळ निश्चित करील अशा दिनांकापर्यंत , त्या जमिनीचा वापर केला नसल्यास किंवा ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनाकरिता ती 
जमीन देण्यात आली असेल त्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी तिचा वापर केला असल्यास;किंवा 

( ख ) शासनास किंवा महामंडळास आपल्या स्वतःच्या प्रयोजनाकरिता किंवा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता त्या जमिनीची 
आवश्यकता असल्यास आणि त्या जमिनीची तशी आवश्यकता असल्याबाबत व्यवस्थापकीय संचालकाने केलेली घोषणा ही ,निर्णायक 
असल्यास. 


- 


( ३ ) जर शर्त ( २ ) खाली कोणत्याही वेळी ती जमीन परत करण्यात आली असेल तर, त्याकरिता देय असलेल्या भरपाईची रक्कम 
ही , ती जमीन देण्यासाठी महामंडळाला जी कोणतीही रक्कम दिली असेल ती रक्कम , अशी जमीन परत घेण्याच्या वेळी प्रतिग्रहीत्याने त्या 
जमिनीवर अधिकृतपणे उभारलेल्याकिंवा बांधकाम केलेल्या कोणत्याही इमारतीचीकिंवा केलेल्या इतर कामाची एकत्रित किंमत किंवा मूल्य , 
यांपैकी जी कमी असेल , त्या रकमेपेक्षा अधिक असणार नाही. या शर्तीखाली द्यावयाच्या भरपाई रकमेच्या पुरेशा उपलब्धतेबाबत कोणताही 
प्रश्न उद्भवल्यास , अशा प्रश्न निर्णयासाठी शासनाकडे संदर्भित करण्यात येईल. 

८. इसाऱ्याची रक्कम प्रदान करणे. भूखंडाच्या वाटपाकरिता महामंडळाकडे सादर केलेल्या प्रत्येक प्रस्तावासोबत इसाऱ्याची 
रक्कम असेल, अशी रक्कम महामंडळाकडून वेळोवेळी निश्चित करण्यात येईल . 

भाडेपट्टा अधिमूल्य प्रदान करणे. ( १) महामंडळाकडून प्रस्ताव स्वीकारण्यात आल्यावर, इच्छुक पट्टेदाराने देण्याचे मान्य 
केलेले एकरकमी भाडेपट्टा अधिमूल्य, त्यामधून इसारा रक्कम समायोजित केल्यानंतर , दोन समान हप्त्यांमध्ये प्रदान करण्यात येईल . महामंडळाने 
निर्गमित केलेले वाटपपत्र प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत पहिला हप्ता प्रदान करण्यात येईल आणि असे वाटपपत्र प्राप्त 
झाल्याच्या अशा दिनांकापासून ७५ दिवसांच्या आत दुसरा हप्ता प्रदान करण्यात येईल. 

( २) व्यवस्थापकीय संचालकास, पात्र प्रकरणांमध्ये, इच्छुक पट्टेदारास , महामंडळाकडून वेळोवेळी ठरविण्यात येईल अशा दराने विलंबित 
प्रदान आकार अशा वाढीकरिता प्रदान करण्यात येईल या शर्तीवर , पूर्वगामी कालावधी वाढवून देता येईल : 

परंतु , भाडेपट्टा अधिमूल्याच्या पहिल्या हप्त्याच्या प्रदानाचा वाढीव कालावधी पहिल्या हप्त्याच्या देय दिनांकापासून तीन महिन्यांपेक्षा अधिक 
असणार नाही : 


९ . 


- 


. 


परंतु आणखी असे की, दुसऱ्या हप्त्याचा वाढीव कालावधी दुसरा हप्ता देय झाल्याच्या दिनांकापासून दहा महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही : 

परंतु तसेच, महामंडळास , पात्र प्रकरणांमध्ये, वाटपाच्या दिनांकापासून एकूण वाढीव कालावधी दोन वर्षांपेक्षा अधिक असणार नाही या शर्तीस 
अधीन राहून दुसऱ्या हप्त्याच्या प्रदानासाठी आणखी वेळ वाढवून देता येईल. 

( ३) वाढीव कालावधी, कोणताही असल्यास , त्यासह उपरोक्त निर्धारित कालावधीच्या आत इच्छुक पट्टेदाराने भाडेपट्टा अधिमूल्य प्रदान 
करण्यास कसूर केल्यास , महामंडळ व इच्छुक पट्टेदार यांच्यामधील अभिनिर्णीत करार अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल आणि इच्छुक पट्टेदाराने जमा 
केलेली इसाऱ्याची रक्कम महामंडळाकडे जप्त होईल; आणि तसेच , अशाप्रकारे जप्त केलेल्या इसाऱ्याच्या रकमेव्यतिरिक्त , इच्छुक पट्टेदाराने प्रदान 
केलेला भाडेपट्टा अधिमूल्याच्या हप्त्याच्या किंवा हप्त्यांच्या रकमेच्या २५ टक्के इतकी रक्कम , अशा कसुरीच्या परिणामी सोसावे लागलेले नुकसान 
किंवा हानी भरून काढण्याकरिता महामंडळाच्या हक्कांना बाध न येता, महामंडळाकडे जप्त होईल . 

१० . भूखंडाच्या अतिरिक्त क्षेत्राचे वाटप.- भाडेपट्टा करार निष्पादित करण्यापूर्वी, जर भूखंडाचे क्षेत्र वाटपपत्रामध्ये दर्शविलेल्या 
क्षेत्रापेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आल्यास , व्यवस्थापकीय संचालकास त्याच्या स्वेच्छाधिकारात , 

( क ) या अतिरिक्त क्षेत्राचा अशा वाटपाच्या वेळी प्रचलित असलेल्या जमीन मूल्यनिर्धारण व जमीन विल्हेवाट धोरणात सुचविलेला 
भाडेपट्टा अधिमूल्याचा विनिर्दिष्ट दर किंवा इच्छुक पट्टेदारास ज्या दराने मूळ भूखंडाचे वाटप केले असेल तो दर, यांपैकी जो उच्चतम असेल , 
त्या दराने इच्छुक पट्टेदारास अतिरिक्त क्षेत्राचे वाटप करता येईल, किंवा 

( ख ) अशा अतिरिक्त क्षेत्राला स्वतंत्र भूखंड म्हणून मानता येईल : 

परंतु , जर ते अतिरिक्त क्षेत्र वाटपपत्रात दर्शविलेल्या क्षेत्राच्या ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक किंवा २५० चौरस मीटरपेक्षा अधिक असेल तर, 
महामंडळाची मान्यता आवश्यक राहील . 


५ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १९ ३९ 
११ . 

भाडेपट्टा कराराचे निष्पादन . (१) मान्य केलेल्या भाडेपट्टा अधिमूल्याच्या व अन्य आकाराच्या रकमेचे संपूर्ण आणि अंतिम 
प्रदान केल्यानंतर लगेच, महामंडळ , भाडेपट्टा कराराच्या निष्पादनासाठी इच्छुक पट्टेदाराला बोलावील . 

( २ ) इच्छुक पट्टेदार , त्यास पत्र निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीच्या आत, महामंडळाबरोबर भाडेपट्टा करार 
निष्पादित करील. 

( ३ ) व्यवस्थापकीय संचालकास, इच्छुक पट्टेदाराच्या विनंतीनुसार, इच्छुक पट्टेदार महामंडळाकडून वेळोवेळी निश्चित करण्यात येईल अशा 
दराने राखण व पहारा आकार महामंडळास प्रदान करील या शर्तीवर , तीन महिन्यांपर्यंत पूर्वगामी कालावधी वाढवून देता येईल : 
परंतु, 

( क ) या उपनियमातील कोणतीही बाब नियम ५ च्या उप-नियम (१) च्या खंड ( क ) अन्वये भूखंडाच्या वाटपासाठी लागू असणार 
नाही . 

( ख ) विशेष परिस्थितीत , व्यवस्थापकीय संचालकास , राखण व पहारा आकार प्रदान केल्यावर आणखी तीन महिन्यांचा कालावधी 
वाढवून 

देता येईल . 
( ४ ) भाडेपट्टा करार निष्पादित केल्यावर , इच्छुक पट्टेदार , भाडेपट्टा कराराच्या शतींची पूर्तता करण्यासाठी भूखंडावर प्रवेश करण्याकरिता 
अनुज्ञप्ती आणि प्राधिकार प्राप्त करील, आणि महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९ ५८ चा ५०) अन्वये भाडेपट्टा करारावरील आवश्यक असणारे मुद्रांक 
शुल्क प्रदान करील आणि नोंदणी अधिनियम, १९ ०८ (१ ९ ०८ चा १६ ) अन्वये त्याची नोंदणी करील . 

१२ . भूखंडाचा वापर आणि चटई क्षेत्र निर्देशांक.- भाडेपट्टा करारात भूखंडाचा वापर आणि भूखंडाबाबत अनुज्ञेय असलेला चटई 
क्षेत्र निर्देशांक विनिर्दिष्ट करण्यात येईल , मात्र , त्यामध्ये नियोजन प्राधिकरणाच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय आणि नियोजन प्राधिकरणाकडून वेळोवेळी 
निश्चित करण्यात येईल असे विहित अतिरिक्त अधिमूल्य आणि इतर आकार, कोणताही असल्यास , प्रदान केल्याशिवाय कोणताही बदल किंवा वाढ 
करता येणार नाही . 

बांधकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी.- ( १) इच्छुक पट्टेदार , ज्याकरिता भूखंडाचे वाटप केलेले असेल त्यावर नियोजन प्राधिकरणाने 
मान्यता दिलेल्या आराखड्यानुसार इमारत, कारखाना, संरचना किंवा कोणतेही बांधकाम , भाडेपट्टा कराराच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीत 
पूर्ण करील : 

परंतु, अशा बांधावयाच्या इमारत किंवा इमारती , नियम ५ च्या उप -नियम ( १) च्या खंड ( ङ ) अन्वये भाडेपट्ट्याने देण्याचे मान्य केलेल्या 
भूखंडाच्या मंजूर चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी असणार नाही आणि इतर भूखंडांच्या मंजूर चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी 
असणार नाही . 

( २) इच्छुक पट्टेदार , त्यानंतर , नियोजन प्राधिकरणाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवील. 
१४. बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ 

देणे. जर , इच्छुक पट्टेदार , त्याच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणास्तव , नियम १३ मध्ये 
विनिर्दिष्ट केल्यानुसार इमारती, कारखाना, संरचना किंवा इतर बांधकामे पूर्ण करण्यास असमर्थ असेल तर, व्यवस्थापकीय संचालकास, इच्छुक 
पट्टेदाराच्या विनंतीनुसार आणि वेळोवेळी, महामंडळाने निर्धारित केलेले अतिरिक्त अधिमूल्य प्रदान केल्यावर , इमारती , कारखाना, संरचनाकिंवा इतर 
बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी मुदत वाढवून देता येईल : 

परंतु, संपूर्ण शिल्लक असलेला चटईक्षेत्र निर्देशांक वापरण्याकरिता एका वेळी एका वर्षासाठी मुदत वाढवून दिली जाईल : 

परंतु , आणखी असे की , जर वाढीव पाच वर्षांच्या कालावधीत किंवा तोपर्यंत भूखंडावर बांधकाम सुरू केले नसेल तर भाडेपट्टा करार समाप्त 
होईल आणि तो भूखंड तात्काळ महामंडळाकडे परत घेण्यात येईल : 

परंतु, तसेच, ही परंतुके नियम ५ च्या उप-नियम ( १) च्या खंड ( क ) अन्वये वाटप केलेल्या भूखंडांना लागू असणार नाहीत , मात्र असे भूखंड 
हस्तांतरित केले नसावेत . 

१५. सेवा मूल्याचे प्रदान करणे.- इच्छुक पट्टेदार , ज्याकरिता भूखंडाचे वाटप केले असेल त्याकरिता, त्यावर इमारती, कारखाना, 
संरचना किंवा इतर कामे यांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठीचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र प्रदान 
केल्यानंतर, यापैकी जे अगोदर घडेल त्याच्यानंतर, महामंडळाकडून किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून वेळोवेळी निर्धारित करण्यात येईल अशा दराने, 
त्यांनी पुरविलेल्या रस्ते, पथदिवे, पाणी, गटारे , साफसफाई आणि इतर नागरी सुविधा यांसारख्या नागरी सुविधा प्रस्थापित करण्यासाठी आणि त्यांचे 
परिरक्षण करण्यासाठी अशा सुखसोयी किंवा सेवांसाठी त्याच्याकडून प्राप्त झालेलाकिंवा प्राप्त न झालेला कोणताही लाभ विचारात न घेता, सेवा 


१३. 


. 


. 


. 


. 


मूल्य प्रदान करील. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३ ९ 


१६. कराराची समाप्ती. 


( १) महामंडळास, 


~ 


क ) जर भाडेपट्टा करार निष्पादित केला नसेल तर ; आणि 
( ख ) जर भाडेपट्टा करार निष्पादित केला असेल, मात्र भूखंडाचा ताबा घेतला नसेल तर , 
या नियमांन्वये विनिर्दिष्ट कालावधीत किंवा, यथास्थिती, वाढीव कालावधीत भाडेपट्टा करार समाप्त करण्याचा अधिकार असेल . 

( २) भाडेपट्टा करार समाप्त झाल्यास , भाडेपट्टा अधिमूल्याच्या हप्त्याच्या २५ टक्के इतक्या रकमेसह भरलेली इसाऱ्याची जमा 
रक्कम , कोणतीही असल्यास , इच्छुक पट्टेदाराकडून अशा कसुरीच्या परिणामी सोसावे लागलेले नुकसान किंवा हानी, कोणतीही असल्यास , 
भरून काढण्याकरिता महामंडळाच्या हक्काला बाध न येता , जप्त करण्यात येईल : 
परंतु, या उप-नियमातील कोणतीही गोष्ट नियम ५ च्या उप-नियम ( १) च्या खंड ( क ) खाली भूखंडाच्या वाटपासाठी लागू 

होणार नाही . 
( ३ ) महामंडळास पुढील अधिकार असतील , 

( क ) जर इच्छुक पट्टेदाराने पुढील बाबतीत कसूर केल्यास , भाडेपट्टा करार समाप्त करणे आणि त्याअन्वये प्रदान केलेली 
अनुज्ञप्ती रद्द करणे , 

( एक ) इमारत किंवा इमारती, कारखाने , संरचना किंवा इतर कामे यांचे बांधकाम पूर्ण करणे आणि नियम १३ मध्ये 
विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे किंवा नियम १४ अन्वये वाढविलेल्या कालावधीत नियोजन प्राधिकरणाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त 
करणे, किंवा 

( दोन ) भाडेपट्टा कराराच्या कोणत्याही शतींचे पालन करणे ,किंवा 


. 


( ख ) अन्यथा, महामंडळाने वेळोवेळी ठरविल्याप्रमाणे या नियमांतर्गत देय असेल अशा कोणत्याही अन्य अधिमूल्याबरोबरच , 
असा दंड किंवा अधिमूल्याचे प्रदान केल्यावर इच्छुक पट्टेदाराकडे उक्त भूखंडाचे वाटप कायम करणे. 

( ४) महामंडळाने उप-नियम ( ३) अन्वये भाडेपट्टा करार समाप्त करण्याचे आणि त्याअन्वये इच्छुक पट्टेदारास प्रदान केलेली अनुज्ञप्ती 
रद्द करण्याचे ठरविल्यास अशा प्रसंगी, उक्त भूखंडावरील सर्व उभारलेली बांधकामे व साधनसामग्री, संयंत्रे व वस्तू ह्या , अशी उभारलेली 
बांधकामे व साधनसामग्री, संयंत्रे व वस्तू यांसंबंधीची कोणतीही भरपाई किंवा भत्ता न देता आणि अशा इच्छुक पट्टेदाराने भरलेल्या कोणत्याही 
अधिमूल्याच्या परताव्याच्या किंवा परतफेडीच्या कोणत्याही रकमेचे अशा इच्छुक पट्टेदाराला प्रदान न करता महामंडळाकडे निहित होतील . 

भाडेपट्टा कराराअंतर्गत प्राप्त झालेल्या हक्कांच्या हस्तांतरणावरील निर्बंध. 

( १) भाडेपट्टा करारात अन्यथा तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त , इच्छुक पट्टेदार , त्याला भाडेपट्ट्याने देण्याचे मान्य केलेल्या 
भूखंडाच्या संबंधात त्याला प्राप्त होतील ते हक्क , लाभ आणि हितसंबंध, पूर्णतः किंवा अंशतः हस्तांतरित करणार नाही, 

( क ) हस्तांतरिती बरोबर निष्पादित करावयाच्या संलेखात महामंडळ संमती देणारा पक्ष असेल , अशा प्रकरणात महामंडळाची 
अशा हस्तांतरास संमती असेल, 

( ख ) इच्छुक पट्टेदार , महामंडळाने वेळोवेळी निर्धारित केले असेल अशा दराने हस्तांतरण आकार किमान रु . ५००० इतक्या 
रकमेच्या अधीन राहून, महामंडळाला प्रदान करील, 

( ग ) हस्तांतरिती अशा भूखंडाच्या वाटपासाठी महामंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या सर्व पात्रतेच्या शतींची पूर्तता करील , 

( घ ) इच्छुक पट्टेदार भूखंडाच्या संबंधातील त्याचे हक्क , लाभ किंवा हितसंबंधाचे हस्तांतरण ज्या संलेखाद्वारे करतो त्या 
संलेखात, तो जिला असे हक्क , लाभ किंवा हितसंबंध हस्तांतरित करीत असेल अशा व्यक्तीवर भाडेपट्टा करारातील सर्व विनिर्दिष्ट 

शतींचे पालन व अनुपालन करण्याचेनिर्बंध लादील : 
परंतु, नियम ५ च्या उप-नियम ( १) च्या खंड ( क ) आणि ( ग) अन्वये भूखंड भाडेपट्ट्याने देण्याचे मान्य केले असेल त्याबाबतीत , अशा 
हक्कांच्या हस्तांतरणास परवानगी असणार नाही . 

( २ ) उप-नियम (१ ) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, 

( क ) ज्या इच्छुक पट्टेदाराच्या लाभात भाडेपट्टा करार निष्पादित करण्यात आला असेल, त्यास , व्यवस्थापकीय संचालकाच्या 
लेखी पूर्वपरवानगीने, उक्त भूखंडाच्या संबंधातील भाडेपट्टा अधिमूल्याचे महामंडळाला प्रदान करण्यासाठी कर्ज घेण्याकरिता आणि 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १९ ३ ९ 
त्यावर इमारत , कारखाना, संरचना किंवा इतर कामे यांचे बांधकाम करण्यासाठी किंवा नियम १३ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सक्षम 
प्राधिकाऱ्याने मंजुरी दिलेल्या आराखड्यानुसार बांधकाम करण्यासाठी, केंद्र सरकार, कोणतेही राज्य शासन, भारतीय जीवन विमा 
महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ , कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँका, इच्छुक पट्टेदाराचा नियोक्ता किंवा महामंडळ वेळोवेळी 
मान्यता देईल अशा इतर कोणत्याही वित्तीय संस्था यांच्याकडे भूखंड गहाण ठेवता येईल ; 

( ख ) खाजगी कंपनी, सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा वेश्म मालक संघटना किंवा भागीदारी संस्था यांच्या लाभात निष्पादित 
करण्यात आलेल्या भाडेपट्टा करारांतर्गत प्राप्त झालेल्या कोणत्याही हक्कांच्या हस्तांतरणात , कंपनी अधिनियम, १९ ५६ (१९ ५६ चा १ ) 
किंवा कंपनी अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा १८) खाली नोंदणी केलेल्या खाजगी कंपनीच्या भागधारकांद्वारे किंवा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) खाली नोंदणी केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांद्वारे किंवा महाराष्ट्र वेश्म मालकी 
अधिनियम, १९ ७० (१९ ७१ चा महा. १५ ) खाली वेश्म मालक संघटनाद्वारे वेश्मांच्या हस्तांतरणाचा किंवा भारतीय भागीदारी अधिनियम , 
१९ ३२ ( १ ९ ३२ चा ९ ) खाली नोंदणी केलेल्या भागीदारी संस्थेच्या भागीदाराद्वारे करण्यात आलेल्या भागाचाकिंवा भागांच्या हस्तांतरणाचा 
समावेश असेल, अशा प्रकरणात, अशा पद्धतीने हस्तांतरित करण्यात आलेल्या भागाच्या किंवा भागांच्या मर्यादेनुसार त्या प्रमाणात 
किंवा महामंडळाकडून वेळोवेळी निर्धारित करण्यात येईल अशा दराने हस्तांतरण आकार वसूल केला जाईल. 


प्रकरण चार 


भूखंड परत करणे 
१८ . भूखंड परत करण्यासाठीची परिस्थिती. (१) महामंडळास, आपल्या स्वेच्छानिर्णयाने, यात यापुढे तरतूद केलेल्या अशा अटी 
आणि शर्तीच्या अधीन राहून परिस्थितीनुसार भूखंड परत करण्याची परवानगी देता येईल : 

नियम १६ च्या उप -नियम ( ३ ) अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणामध्ये, इच्छुक पट्टेदाराने महामंडळाकडे प्रदान केलेल्या भाडेपट्टा अधिमूल्याच्या १० 
टक्के रक्कम जप्त केल्यावर आणि कोणत्याही आकारापोटी किंवा कोणत्याही कारणापोटी प्रदान केलेल्या इतर संपूर्ण रक्कम जप्त केल्यावर , 

( क ) जेथे भाडेपट्टा करार निष्पादित करण्यात आला असेल परंतु त्याची नोंदणी करण्यात आली नसेल त्याबाबतीत, करार रद्द 
करण्याचा विलेख करून तो रद्द करण्यात येईल ; 

( ख ) जेथे भाडेपट्टा करार निष्पादित करण्यात आला असेल आणि त्याची नोंदणी करण्यात आली असेल त्याबाबतीत, महामंडळाकडे 
जमीन 

पुन्हा अभिहस्तांतरित करण्याचा विलेख करून असा करार रद्द करण्यात येईल ; 

( ग ) याबाबतचा खर्च इच्छुक पट्टेदाराकडून सोसण्यात येईल ; 
तेथे भूखंड परत करण्याची परवानगी देण्यात येईल . 
( २) महामंडळ या अधिनियमान्वये अशा कोणत्याही प्रकारे भूखंड परत करण्यासाठी उत्तरदायी नसेल. 


प्रकरण पाच 


१ ९ . 


- 


भाडेपट्ट्याने देणे 
महामंडळास वेळोवेळी पुढील शर्तीवर, भूखंड भाडेपट्ट्याने देऊन त्यांची विल्हेवाट लावता येईल: 

(१) भाडेपट्ट्याची मुदत.- साठहून अधिक नसेल इतक्या वर्षांच्या मुदतीसाठी, भाडेपट्टा अधिमूल्याच्या किंवा भाड्यांच्या किंवा 
भाडेपट्टा अधिमूल्य व भाडे असे दोन्हींच्या मोबदल्यात भाडेपट्टा देण्यात येईलः 

परंतु, विशिष्ट परिस्थितीत, भाडेपट्ट्याची मुदत , कारणे लेखी नमूद करून साठ वर्षांहून अधिक पण नव्याण्णव वर्षांहून अधिक नसेल 
इतक्या वर्षांपर्यंत वाढविता येईल. 

( २) भाडेपट्टा मंजूर करणे.- ( एक ) इच्छुक पट्टेदार, इमारतीचे, कारखान्याचे, संरचनेचेकिंवा इतर बांधकाम हे भाडेपट्टा करारामध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीनुसार पूर्ण करण्यात आले आहे असे प्रमाणित करणारे भोगवटा प्रमाणपत्र, नियोजन प्राधिकरणाकडून प्राप्त 
करील. 


( दोन ) जर इच्छुक पट्टेदाराने भाडेपट्टा कराराच्या सर्व शतींचेपालन केलेले असेल तर, महामंडळ भाडेपट्टा मंजूर करील आणि इच्छुक 
पट्टेदार भूखंडावरील इमारत , कारखाना , संरचना किंवा इतर बांधकामासह भूखंडाचा भाडेपट्टा स्वीकृत करील. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३९ 
( तीन ) भाडेपट्ट्याचा कालावधी हा , भाडेपट्टा कराराच्या दिनांकापासून सुरू होईल . 

( ३ ) भाडे, कर व इतर आकार प्रदान करणे.- पट्टेदार , भाडेपट्टा चालू असताना , महामंडळाद्वारे किंवा त्याच्या पट्टेकाराद्वारे पट्टांतरित 
जमिनीच्या संबंधात देय असलेले आणि देय होणारे भाडे, कर व इतर आकार प्रदान करील. 
( ४ ) जमीन 

महसूल प्रदान करणे.- पट्टेदार , भाडेपट्टा चालू असताना , भाडेपट्ट्याने दिलेल्या पट्टांतरित जमिनीबाबत आकारणी केलेला 
किंवा आकारण्यात येईल असा जमीन महसूल आणि उपकर प्रदान करील . 

( ५ ) अधिमूल्याची किंवा भाड्याची जमीन महसूल म्हणून वसुली.- जेव्हा नियम ८ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भाडेपट्टा अधिमूल्याव्यतिरिक्त 
इतर कोणतेही अधिमूल्य, किंवा भाडेपट्ट्याअंतर्गत महामंडळाला देय असलेले भाडेकिंवा सेवा आकार किंवा इतर कोणतीही रक्कम थकीत 
राहील तेव्हा ती रक्कम महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा. ४१ ) अन्वये जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल 
करण्यात येईल. 


( ६) जमिनीचा वापर आणि वापरायोग्य चटई क्षेत्र निर्देशांक.- प्रत्येक भाडेपट्ट्यामध्ये, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या पट्टांतरित जमिनीचा 
वापर व परवानगी दिलेला चटई क्षेत्र निर्देशांक विनिर्दिष्ट करण्यात येईल , मात्र नियोजन प्राधिकरणाच्या लेखी पूर्व परवानगीशिवाय आणि 
नियोजन प्राधिकरणाकडून वेळोवेळी निर्धारित करण्यात येईल अशा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त अधिमूल्याचे आणि इतर कोणत्याही आकाराचे प्रदान 
केल्याशिवाय त्यात बदल करण्यात येणार नाही किंवा, यथास्थिति , त्यात वाढ करण्यात येणार नाही. 

( ७ ) वेळोवेळी लागू असलेले इमारत विनियम किंवा नगरपालिका विनियम किंवाविकास नियंत्रण विनियम यानुसार बांधकाम करणे. 
भाडेपट्ट्याच्या कालावधीत कोणत्याही वेळी, पट्टेदार , नियोजन प्राधिकरणाची लेखी पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय आणि नियोजन प्राधिकरणाने 
वेळोवेळी तयार केलेल्या इमारत विनियम किंवा विकास नियंत्रण विनियम किंवा वेळोवेळी अंमलात असलेल्या नगरपालिका विनियम किंवा 
इतर कोणतेही विनियम यांनुसार , भाडेपट्ट्याने दिलेल्या पट्टांतरित जमिनीच्या कोणत्याही भागावर कोणतीही इमारत किंवा संरचना उभारणार 
नाही . 

( ८ ) भाडेपट्टेदारी हक्काचे अभिहस्तांतरण करण्यावरील निबंध.- (१ ) ( एक ) पुढील गोष्टीसाठी जेथेभाडेपट्टा विलेखामध्ये विनिर्दिष्टपणे 
तरतूद करण्यात आली असेल त्याखेरीज किंवा पट्टेदाराने महामंडळाची खात्री पटण्यासाठी याखाली नमूद केलेल्या शर्तीचे पालन केले असेल 
त्याखेरीज करून पट्टेदार , पट्टांतरित जमीन, पूर्णतः किंवा अंशतः अभिहस्तांतरित करणार नाही, गहाणाने, उप भाडेपट्ट्याने , भाड्याने देणार 
नाही किंवा अन्यथा तीमधील त्याचेहितसंबंध किंवा पट्टांतरित जमिनीचा संपूर्ण किंवा अंशतः भाग हस्तांतरित करणार नाही किंवा ताब्यात 
असलेल्या पट्टांतरित जमिनीचा ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ भाडेपट्ट्याने दिलेल्या पट्टांतरीत जमिनीचेहस्तांतरण ” असा करण्यात आला आहे ) 
संपूर्ण किंवा अंशतः भागाचा वापर करण्याची कोणत्याही व्यक्तीला परवानगी देणार नाही, त्या म्हणजेः 

( क ) पट्टांतरित जमिनीचे हस्तांतरण करण्यापूर्वी पट्टेदार , किमान ५००० रुपयांच्या अधीनतेने, महामंडळाकडून वेळोवेळी 
निर्धारित करण्यात येईल असा हस्तांतरण आकार महामंडळाला प्रदान करील; 

( ख ) हस्तांतरिती, पट्टांतरित जमिनीचा भाडेपट्टा देण्यासाठी महामंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या सर्व पात्र शतींची पूर्तता करील; 

( ग ) पट्टांतरित जमिनीच्या हस्तांतरण संलेखामध्ये, पट्टेदार ज्या शर्तीवर व प्रसंविदेनुसार त्याला पट्टांतरण जमीन दिली असेल 
अशा, महामंडळाच्या सर्व शतीचे व प्रसंविदांचेपालन व अनुपालन करण्यासाठी, जिला ती पट्टांतरित जमीन हस्तांतरित केली असेल 

त्या व्यक्तीवर निर्बंध लादील . 
( दोन ) नियम ५ च्या उप-नियम (१) च्या खंड ( क ) आणि ( ग) खाली भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडासंबंधातील अशा हक्कांचे हस्तांतरण 
करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. 
( २) खंड (१ ) मध्ये अंतर्भूत असलेली कोणतीही गोष्ट पुढील बाबतीत लागू राहणार नाही , 

( क ) नियम ५ च्या उप-नियम ( १) च्या खंड ( क ) आणि ( ग ) अन्वये भूखंड भाडेपट्ट्याने दिलेला असेल त्याखेरीज करून, ज्या 
वापरासाठी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या पट्टांतरित जमिनीचा भाडेपट्टा देण्यात आला असेल तशाच प्रकारच्या वापरासाठी, महामंडळास त्याची 
पूर्वसूचना देऊन , त्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या पट्टांतरित जमिनीचे बांधीव क्षेत्र उप भाडेपट्ट्याने देणे ; 

( ख ) केंद्र सरकार , कोणतेही राज्य शासन, राष्ट्रीयीकृत बँका, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ , महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळ , इच्छुक 
पट्टेदाराचा नियोक्ताकिंवा महामंडळ वेळोवेळी मान्यता देईल अशा इतर कोणत्याही वित्तीय संस्था यांना भाडेपट्ट्याने दिलेली पट्टांतरित जमीन 
किंवातिचा कोणताही भाग, व्यवस्थापकीय संचालकाच्या लेखी पूर्व परवानगीने, गहाणाने देणे . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३९ 


९ 


( ३ ) “ भाडेपट्ट्याने दिलेल्या पट्टांतरित जमिनीचे हस्तांतरण ” या वाक्प्रयोगामध्ये, कंपनी अधिनियम, १९ ५६ (१ ९ ५६ चा १) किंवा कंपनी 
अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा १८ ) अन्वये नोंदणी केलेल्या खाजगी कंपनीच्या भागधारकांनी किंवा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
(१ ९ ६१ चा महा.२४ ) अन्वये नोंदणी केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांनी किंवा भारतीय भागीदारी अधिनियम , १ ९ ३२ (१ ९ ३२ चा ९ ) 
अन्वये नोंदणी केलेल्या भागीदारी संस्थेच्या भागीदारांनी समभागाचेकिंवा समभागांचे हस्तांतरण करणे, किंवा महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम , 
१ ९ ७० (१ ९ ७१ चा महा . १५ ) अन्वये वेश्म मालकाने वेश्माचे हस्तांतरण करणे याचा समावेश असेल, मात्र याबाबतीत अशाप्रकारे हस्तांतरण 
केलेल्या समभागांचा किंवा समभागांच्या प्रमाणानुसार किंवा त्याच्या मर्यादेनुसार , किंवा महामंडळाने वेळोवेळी निर्धारित केलेला असेल, अशा दराने 
हस्तांतरण आकार वसूल करण्यात येतील . 

( ९ ) भाडेपट्टा समाप्त झाल्यावर ताबा स्वाधीन करणे.- पट्टेदार , कोणत्याही कारणास्तव भाडेपट्टा समाप्त झाल्यावर, पट्टांतरित जमिनीचा 
ताबा महामंडळाला सुपूर्द करील . 

( १० ) भाडेपट्टा समाप्त झाल्यावर जमिनीचा अनधिकृतपणे भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तींना तडकाफडकी निष्कासित करणे.- भाडेपट्टा 
समाप्त झाल्यावर , कोणतीही व्यक्ती अनधिकृतपणे त्या जमिनीचा भोगवटा करीत असल्यास किंवा तिचा गैरपणे ताबा धारण करीत 
असल्यास , महाराष्ट्र सरकारी जागा ( काढून टाकण्याबाबत ) अधिनियम ( १९ ५६ चा २) यामध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने अशा कोणत्याही 
व्यक्तीला सुनिश्चित करून तडकाफडकी निष्कासित करणे, यथोचितरीत्या अधिसूचित केलेल्या अधिकाऱ्यासाठी कायदेशीर असेल. 

( ११ ) भाडेपट्टा विलेखाच्या खर्चाचे प्रदान करणे.- पट्टेदार , महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम ( १९ ५८ चा ६० ) खालील मुद्रांक शुल्क आणि 
नोंदणी अधिनियम , १९ ०८ ( १९ ०८ चा १६ ) खालील नोंदणी आकार यांसह भाडेपट्टाविलेख तयार करणे, तो निष्पादित करणे व त्याची नोंदणी 
करणे यांच्याशी संबंधित सर्व परिव्यय व आनुषंगिक खर्च प्रदान करील. 

( १२ ) नोटीस बजावणे. - महामंडळाची देणी चुकती करण्याची मागणी करणारे पत्र किंवा पट्टेदाराला द्यावयाची नोटीस व्यवस्थापकीय 
संचालकाकडून किंवा त्या व्यवस्थापकीय संचालकाने प्राधिकृत केलेल्या महामंडळाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून भाडेपट्ट्याने दिलेल्या 
पट्टांतरित जमिनीच्या पट्टेदाराला पर्याप्तपणे देण्यात येईल किंवा त्या पट्टेदाराला उद्देशून संबंधित आणि महामंडळाच्या अभिलेखामधील 
पट्टेदाराच्या पत्त्यावर ती नोंदणीकृत पोच देय टपालामार्फत पाठविण्यात येईल . 

( १३ ) कामगारांची नियुक्ती करण्यातील प्राधान्य. - कुशल व अकुशल कामगारांची नियुक्ती करताना पट्टेदार, विहित अर्हता धारण 
करणाऱ्या, योग्य व सक्षम विस्थापित व्यक्तींना प्राधान्य देईल . 

( १४ ) भाडेपट्टा समाप्त करणे आणि पुनर्प्रवेश करण्याचा अधिकार.- महामंडळ , पट्टांतरित जमिनीवर बांधलेल्या इमारतीसाठीची 
किंवा केलेल्या सुधार बांधकामासाठीची कोणतीही भरपाईकिंवा भत्ता न देता, आणि पट्टेदाराला त्याने प्रदान केलेल्या भाडेपट्टा अधिमूल्याच्या 
किंवा कोणत्याही अधिमूल्याच्या परताव्याची किंवा परतफेडीची कोणतीही रक्कम पट्टेदाराला प्रदान न करता, पुढील ज्या बाबींमध्ये भाडेपट्टा 
समाप्त करील आणि पट्टांतरित जमिनीवर पुन्हा प्रवेश करण्यास हक्कदार असेल, त्या बाबी अशा, 

( क ) ज्यासाठी जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती त्याच प्रयोजनासाठी पट्टांतरित जमिनीचा वापर करणे पट्टेदाराच्या 
क्षमतेबाहेर आहे अशी व्यवस्थापकीय संचालकाची खात्री पटल्यास ; 

( ख ) पट्टेदाराने अधिमूल्य किंवा भाडे देण्यात कसूर केल्यास किंवा या नियमांच्या कोणत्याही नियमांचा किंवा भाडेपट्ट्याच्या 
कोणत्याही शर्तीचा भंग केल्यास ; 


( ग) पट्टेदाराने त्रयस्थ व्यक्तीकडे हक्क सुपूर्द करून आपल्या हक्कांचा त्याग केल्यास, किंवा 
( घ ) पट्टेदारास नादार म्हणून अभिनिर्णित केल्यास . 


(१५ ) सूचना फलक , आकाश चिन्ह , निऑन चिन्ह किंवा इतर जाहिराती प्रदर्शित करणे . - भाडेपट्टा चालू असताना, पट्टेदाराने , 
व्यवस्थापकीय संचालकाच्या लेखी पूर्व परवानगीशिवाय, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या पट्टांतरित जमिनीवर कोणताही सूचना फलक , आकाश चिन्ह 
(फलक ),निऑन चिन्ह किंवा रंगविलेली, प्रकाशित केलेली किंवा, अन्यथा प्रदर्शित केलेली इतर जाहिराती उभारणार नाही किंवा ती प्रदर्शित 
करणार नाही किंवा ती उभारण्याचीकिंवा प्रदर्शित करण्याची परवानगी देणार नाही : 


~ 


परंतु, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या पट्टांतरित जमिनीच्या विनिर्दिष्ट वापरकर्त्याशी संबंधित असलेल्या वाजवी आकाराच्या सूचना फलकाच्या 
किंवा जाहिरातींच्या संदर्भात पट्टेदारास अशी परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. 


भाग चार ब - ६४-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३९ 


( १६ ) सेवा खर्चाचे प्रदान करणे. - पट्टेदार , दर वर्षी एप्रिलच्या पहिल्या दिवशी किंवा त्यानंतर तीस दिवसांच्या आत, पट्टांतरित 
जमिनीसाठी महामंडळाने किंवा, यथास्थिती, स्थानिक प्राधिकरणाने पुरविलेल्या रस्ते, पाणी, गटारे , साफसफाई यांसारख्या नागरी सुविधा किंवा 
इतर नागरी सुविधा प्रस्थापित करण्यासाठीच्या आणि त्यांच्या परिरक्षणासाठीच्या खर्चासाठीचेत्याचे अंशदान म्हणून, अशा सुविधांमुळे त्याला 
मिळालेल्या लाभांच्या व्याप्तीचाविचार न करता, महामंडळाकडून वेळोवेळीनिर्धारित करण्यात येईल अशा दराने महामंडळाला वार्षिक प्रदान 
करीलः 


. 


परंतु , त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या स्थानिक प्राधिकरणाकडे महामंडळाद्वारे 
अशा नागरी सुविधा हस्तांतरित करण्यात आल्याच्या एक वर्षानंतर कोणतेही प्रदान दिले जाण्यास देय असणार नाहीः 

परंतु आणखी असे की, अशा प्रदानासाठी गणना करण्यासाठीचा कालावधी एका वर्षापेक्षा कमी असल्यास , त्याचे प्रदान यथाप्रमाण 
तत्त्वावर करण्यात येईल . 


प्रकरण सहा 


वेश्म स्वाधीन करण्यासंबंधीच्या शर्ती 


घोषित करता 


. 


२० . इमारत बांधण्यासाठी जमीन.- महामंडळास, त्याच्याकडे निहित असलेल्या किंवा त्याची, मालकी असलेल्या भूखंडाची, 
त्यावर वेश्म असणारी इमारत किंवा इमारती किंवा संरचना बांधण्याकरिता, निवड करता येईल आणि त्यास अभिन्यास म्हणून 
येईल आणि त्यावर बांधलेली इमारत किंवा इमारतीकिंवा संरचना, अंतिमतः भाडेपट्ट्याने देण्यात येतील . 

२१. वेश्मांचे वाटप करण्याची पद्धती.- ( १) वेश्मांच्या वाटपाची पद्धत , त्याच्या किंमतीच्या प्रदानाचे वेळापत्रक आणि विक्री कराराची 
अंमलबजावणीची आणि इतर शर्तीच्या पालनाचा कालावधी विहित केलेली एक योजना प्रसिद्ध करून, महामंडळाकडून वेळोवेळी निर्धारित करण्यात 
येईल अशा विनिर्दिष्ट दरानुसार येणारीकिंमत घेऊन, सार्वजनिक निविदेद्वारे किंवा सार्वजनिक लिलावाद्वारे वेश्म स्वाधीन करण्यात येतील . 
( २) उप-नियम (१ ) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, 

( क ) महामंडळास, कल्याणकारी उपाययोजनांतर्गत आपल्या स्थायी कर्मचाऱ्यांच्या निवासी वापराच्या प्रयोजनाकरिता वेश्म वाटपाची 
स्वतंत्र योजना तयार करता येईल ; 

( ख ) महामंडळास, त्याच्याकडून वेळोवेळी निर्धारित करण्यात येईल अशा, विनिर्दिष्ट दरानुसार येणाऱ्या किंमतीसाठी आलेल्या 
वैयक्तिक अर्जाचा विचार केल्यानंतर, केंद्र सरकार किंवा राज्य शासन आणि त्यांचे अंगीकृत उपक्रम , कोणत्याही केंद्र किंवा राज्य 
अधिनियमांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या स्थानिक संस्था आणि कोणत्याही शासकीय स्वायत्त संस्था यांना कोणत्याही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी वेश्मांचे वाटप करता येईल ; 

( ग ) व्यवस्थापकीय संचालकास, ज्यामुळे वेश्मावर कायमस्वरूपी भार निर्माण होणार नाही अशा कोणत्याही तात्पुरत्या कामासाठी, 
अकरा वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही अशा कालावधीकरिता, महामंडळ वेळोवेळीनिर्धारित करील अशा विनिर्दिष्ट दरानुसार अनुज्ञप्ती शुल्क 
प्रदान केल्यावर , कोणत्याही व्यक्तीला, परवानगी व संमती (लिव्ह व लायसन ) तत्त्वावर वेश्मांचे वाटप करता येईल . 

२२. हफ्त्यांचे प्रदान करणे. ( १) व्यवस्थापकीय संचालकास , सुयोग्य प्रकरणांमध्ये , महामंडळ वेळोवेळी निर्धारित करील अशा दराने 
विलंबित प्रदान आकार वसूल केल्यावर, वेश्मांच्या किंमतीच्या हप्त्यांच्या प्रदानासाठी योजनेत निर्धारित केलेला कालावधी एकूण सहा महिन्यांपेक्षा 
जास्त नसेल अशाप्रकारे वेळोवेळी वाढविता येईल . 

( २) वाटपग्राहीने कोणताही हप्ता भरण्यात कसूर केल्यास, महामंडळ आणि वाटपग्राही यांच्यामधील करार समाप्त केला जाण्यास पात्र 
असेल. करार समाप्त झाल्यामुळे , भरलेल्या हफ्त्यांच्या १० टक्के इतक्या रकमेसह इसारा रक्कम , अशा कसुरीच्या परिणामी सोसलेली हानी किंवा 
नुकसान, कोणतेही असल्यास, त्याबद्दलची भरपाई वसूल करण्याबद्दलच्या महामंडळाच्या हक्कांना बाध न येता, जप्त करण्यात येईलः 

परंतु , या उप-नियमातील कोणतीही गोष्ट, नियम २१ च्या उप -नियम ( २) च्या खंड ( ख ) अन्वये वाटप केलेल्या वेश्मांना लागू होणार नाही. 

( ३) विक्री किंमतीच्या मान्य रकमेचे आणि अन्य आकारांचे संपूर्ण व अंतिमतः प्रदान केल्यानंतर, वाटपग्राही, महामंडळाने त्याबाबत निर्गमित 
केलेल्या वाटपपत्राच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत, महामंडळाबरोबर विक्रीचा करार निष्पादित करील आणि त्या वेश्माचा 
ताबा घेईल ; 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १९ ३ ९ 
( ४ ) व्यवस्थापकीय संचालकास , वाटपग्राहीच्या विनंतीवरून, वाटपग्राही महामंडळाकडून वेळोवेळी निर्धारित करण्यात येईल अशा दराने 
किंवा दरांनी राखण व पहारा आकार , महामंडळाला प्रदान करील , अशा शर्तीवर, पूर्वगामी कालावधी आणखी नव्वद दिवसांपर्यंत वाढवता येईलः 

परंतु , विनिर्दिष्ट कालावधीत 


( एक ) जर विक्रीचा करार निष्पादित करण्यात आला नसेल; किंवा 


. 


( दोन ) जर विक्रीचा करार निष्पादित करण्यात आला असेल परंतु वेश्माचा ताबा घेण्यात आला नसेल तर , 
महामंडळ व वाटपग्राही यांच्यामधील करार समाप्त केला जाण्यास पात्र असेल. करार समाप्त झाल्यास , भरलेल्या हप्त्यांच्या १० टक्के 
इतक्या रक्कमेसह इसारा रक्कम , अशा कसुरीच्या परिणामी सोसलेली हानी किंवा नुकसान, कोणतेही असल्यास, त्याबद्दलची भरपाई वसूल 
करण्याच्या महामंडळाच्या हक्कांना बाध न येता, जप्त करण्यात येईल ; 


परंतु, या उप नियमातील कोणतीही गोष्ट, नियम २१ च्या उप-नियम ( २) च्या खंड ( ख ) अन्वये वाटप केलेल्या वेश्मांना लागू होणार नाही. 

२३. भाडेपट्टा मंजूर करणे.- (१) वाटपग्राहीने महामंडळाला देय असलेल्या रकमांचे संपूर्णतः प्रदान केल्यावर आणि महामंडळाबरोबर 
निष्पादित केलेल्या कराराच्या सर्व अटी व शतींचे अनुपालन केल्यावर, महामंडळ भाडेपट्टा मंजूर करील आणि खाजगी कंपनी, संस्था, किंवा , 
यथास्थिति , वेश्म मालक संघ, महामंडळ निश्चित करील अशा कालावधीकरिता, अभिन्यास म्हणून भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या वेश्मांसह , त्या 
भूखंडाचा भाडेपट्टा स्वीकारील , परंतु असा कालावधी हा नव्याण्णव वर्षांपेक्षा अधिक असणार नाही, हा कालावधी, ज्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या 
पट्टांतरित भूखंडावर किंवा जमिनीवर वेश्म बांधण्यात आल्या असतील त्या भूखंडावरील व जमिनीवरील वेश्म वाटपाच्या बाबतीतील पहिल्या 
कराराच्या निष्पादनाच्या दिनांकापासून मोजण्यात येईल . 

( २) वेश्मांचे वाटपग्राही हे कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा १८ ) अन्वये खाजगी कंपनी किंवा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० (१९ ६१ चा महा. २९ ) याच्या तरतुदीन्वये संस्था किंवा महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम, १९ ७० (१९ ७१ चा महा. १५ ) अन्वये वेश्म 
मालकांचा संघ स्थापन करण्यात व नोंदणी करण्यात सहभागी होतील . 

( ३ ) एखाद्या खाजगी कंपनीच्या बाबतीत, अशा खाजगी कंपनीची संस्थापन नियमावली व संस्थापन समयलेख आणि एखाद्या संस्थेच्या 
बाबतीत , अशा संस्थेने स्वीकारलेले उपविधि किंवा एखाद्या वेश्म मालकांच्या बाबतीत, प्रतिज्ञापन व उपविधि यांमध्ये, पुढील नियमावली किंवा, 
यथास्थिति , उपविधि समाविष्ट असतील म्हणजे: 

( क ) “ उक्त महामंडळ आणि खाजगी कंपनीचेकिंवा संस्थेचे, किंवा वेश्म मालक संघाचे भागधारक / सदस्य यांच्यामध्ये झालेलाविक्री 
करार अस्तित्वात असण्याच्या कालावधीत आणि तसेच, उक्त महामंडळ व खाजगी कंपनी किंवा संस्था किंवा वेश्म मालक संघ यांच्यामध्ये 
झालेला भाडेपट्टा विलेख अस्तित्वात असण्याच्या कालावधीत खाजगी कंपनीचा किंवा संस्थेचाकिंवा वेश्म मालक संघाचा प्रत्येक भागधारक / 
सदस्य हा , महाराष्ट्र महामार्ग ( महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यांच्याकडून जमिनींची विल्हेवाट लावणे) नियम, २०१८ याचे 
पालन करील. ” 

( ख ) “कोणताही भागधारक / सदस्य, खाजगी कंपनी / संस्था, किंवा वेश्म मालक संघ यामधील त्याचे/तिचे भाग हस्तांतरित करणार 
नाही, किंवा अन्यथा त्याला/ तिला वाटप केलेल्या वेश्माच्या संबंधात त्रयस्त पक्षकाराचेहितसंबंधनिर्माण करणार नाही ,किंवा खाजगी कंपनी / 
संस्था , किंवा वेश्म मालक संघ, महामंडळाच्या लेखी पूर्व परवानगीशिवाय , अशा हस्तांतरणाकरिता त्यांच्या कोणत्याही भागधारकाला / 
सदस्याला परवानगी देणार नाही. ” 

( ग ) “ खाजगी कंपनी किंवा संस्था किंवा वेश्म मालक संघ, या नियमावलीतून / उपविधितून हा मजकूर वगळणार नाहीतकिंवा त्यात 
सुधारणा करणार नाहीत . ” 


( ४ ) वेश्म मालक किंवा खाजगी कंपनी किंवा संस्था , स्वतःच्या खर्चाने , वेश्मांचे परिरक्षण करील आणि ते सदैव निवासयोग्य स्थितीत 
ठेवील. 


( ५ ) वेश्म मालक किंवा खाजगी कंपनी किंवा संस्था, महामंडळाची लेखी पूर्व परवानगी घेतल्याखेरीज, त्या वेश्मामध्ये/ वेश्मांमध्ये फेरफार 
किंवा फेरबदल करणार नाही किंवा संरचनात्मक बदल हाती घेणार नाही . 

वेश्माचे हस्तांतरण करण्यावरील निर्बंध.- (१) जेथे एखाद्या विशिष्ट योजनेमध्ये विशेष करून तरतूद केली असेल त्याखेरीज , 
वाटपग्राही विक्री करार निष्पादित करण्यापूर्वी, त्याला वाटप केलेल्या वेश्मामधून मिळालेल्या हक्कांचे, लाभांचे व हितसंबंधाचे हस्तांतरण 
करणार नाही : 


२४. 


भाग चार ब - ६४-२अ 


१२ 


त्याला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १९ ३ ९ 
परंतु, एखाद्या योग्य प्रकरणांमध्ये, वाटपग्राहीने वेश्माच्या वाटपाच्या अटी व शर्तीची समाधानकारकपणे पूर्तता केल्यास , व्यवस्थापकीय 
संचालकास , वेळोवेळी निर्धारित करण्यात येतील अशा हस्तांतरण आकारांचे प्रदान केल्यावर आणि त्याबाबत आवश्यक करण्यात येतील असे 
दस्तऐवज निष्पादित केल्यावर , पात्रतेविषयक निकषांची पूर्तता करील, केवळ अशा व्यक्तीला अशा हस्तांतरणाची अनुमती देता येईल . 

( २) विक्रीकरार किंवा भाडेपट्टा विलेख निष्पादित केल्यानंतर, वेश्म मालक, व्यवस्थापकीय संचालकाच्या लेखी पूर्व परवानगीशिवाय , 
वाटप केलेल्या वेश्माची पूर्णतःकिंवा अंशतः विक्री करणार नाही , त्याचे अभिहस्तांतरण करणार नाही, ते गहाण ठेवणार नाही, पोट- भाडेपट्ट्याने 
देणार नाही किंवा अन्यथा त्यातील किंवा विक्री करारातील त्याच्या हितसंबंधाचे हस्तांतरण करणार नाही किंवा अशा वेश्माचा ताबा सोडणार नाही 
किंवा कोणत्याही व्यक्तीला अशा वेश्माचा पूर्णतःकिंवा अंशतः वापर करण्याची परवानगी देणार नाही, मात्र वेश्म मालकाच्या विनंतीनुसार वेळोवेळी 
निर्धारित करण्यात येतील असे दस्तऐवज निष्पादित केल्यावर आणि अशा दराने हस्तांतरण आकाराचे प्रदान केल्यावर अशी परवानगी देता येईलः 

परंतु , ज्याद्वारे वेश्माचेहस्तांतरण करावयाचे प्रस्तावित केले असेल अशा संलेखामध्ये, वेश्म मालक , खाजगी कंपनीला किंवा संस्थेला किंवा 
वेश्म मालकाला किंवा, यथास्थिति , वेश्म मालक संघाला मंजूर केलेल्या भाडेपट्ट्याच्या निष्पादित केलेल्या कराराच्या आणि प्रसंविदेच्या शर्तीचे 
पालन करण्याचे व पूर्ण करण्याचे संपूर्ण निबंध , हस्तांतरितीवर लादील. 
( ३ ) या नियमातील कोणतीही गोष्ट 

( क ) ज्या वापराकरिता वेश्माचे वाटप केले असेल त्याच वापरासाठी महामंडळास याबाबतची पूर्वसूचना देऊन, ते वेश्म संमती-नि 
परवाना तत्त्वावर देणाऱ्या वाटपग्राहीला लागू होणार नाही ; 

( ख ) ज्यांच्याकडून कोणत्याही वेळी कोणत्याही प्रयोजनासाठी कर्ज घेण्याची वेश्म मालकाची इच्छा असेल , असे केंद्र सरकार, 
कोणतेही राज्य शासन, राष्ट्रीयकृत बँका, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ , महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ किंवा वेश्म मालकाचा नियोक्ता 
किंवा महामंडळ वेळोवेळी मान्यता देईल अशा इतर कोणत्याही वित्तीय संस्था यांच्याकडे कर्जासाठीची प्रतिभूती म्हणून गहाण ठेवलेल्या 
वेश्मास किंवा त्याच्या कोणत्याही भागास लागू होणार नाही ; परंतु जेथे अशा कर्जामध्ये विक्री करार निष्पादित होईपर्यंतच्या कालावधीचा 
समावेश असेल तेथे वेश्माची किंमत महामंडळाला प्रदान करण्यासाठीच, अशी वेश्म गहाण ठेवता येईल . 

२५. कायदेशीर वारसदारांना वेश्माचे हस्तांतरण करणे. ( १ ) अभिन्यासामधील खाजगी कंपनी किंवा संस्था किंवा वेश्म मालकांचा 
संघ स्थापन होण्यापूर्वीकिंवा त्याची नोंदणी करण्यापूर्वी वेश्म मालकाचा मृत्यू झाल्यास अशी वेश्म, उत्तराधिकारी प्रमाणपत्राद्वारे किंवा वारस 
प्रमाणपत्राद्वारे न्यायालय घोषित करील अशा मृत वेश्म मालकाच्या कायदेशीर वारसदारांकडे किंवा 

मृत वेश्म मालकाने 

मृत्यूपत्र केले 

असल्यास , 
संप्रमाणनाद्वारे किंवा व्यवस्थापन पत्राद्वारे किंवा उत्तराधिकारी प्रमाणपत्राद्वारे त्याच्या कायदेशीर वारसदारांकडे हस्तांतरित करण्यात येईल . 

( २) उप -नियम (१ ) मध्ये निर्दिष्ट केलेले असतील त्या प्रकरणांखेरीज इतर प्रकरणांमध्ये , संबंधित खाजगी कंपनी किंवा संस्था किंवा, 
यथास्थिति, वेश्म मालकांचा संघ, मृत वेश्म मालकाचे भाग ( शेअर्स) किंवा वेश्म , संस्थापन नियमावली आणि संस्थापन समयलेख व, यथास्थिति , 
उपविधि यांच्या तरतुदींनुसार, त्याच्या / तिच्या कायदेशीर वारसदारांना हस्तांतरित करील आणि अशा घेण्यात आलेल्या निर्णयाची तसेच, ज्यांच्या 
नावाने हस्तांतरण केले असेल त्या कायदेशीर वारसांच्या तपशिलाची, त्या वेश्माच्या प्रशासनिक अभिलेखात नोंद घेणे महामंडळाला शक्य 
होण्याकरिता त्याबाबतची माहिती महामंडळाला कळविण्यात येईल . 

विक्री करार किंवा भाडेपट्टा विलेख समाप्त करण्याचा अधिकार.- ( १) वेश्म मालकाने, विक्री कराराच्या कोणत्याही शतींचे 
किंवा या नियमांपैकी कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केल्यास आणि महामंडळाने याबाबत नोटीस दिल्याच्या दिनांकापासून जास्तीत जास्त सहा 
महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, उक्त उल्लंघनाबाबत उपाय योजण्यातही कसूर केल्यास , उक्त विक्री करार समाप्त केला जाण्यास पात्र असेल . 

( २) त्यानंतर महामंडळ , वेश्म मालकाच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय किंवा अडथळ्याशिवाय , त्याने महामंडळास दिलेली विक्री किंमत व 
इतर आकार यांच्या परताव्यासाठी किंवा परतफेडीसाठी वेश्म मालकाला कोणतेही प्रदान केल्याखेरीज , परंतु अशा भंगाच्या किंवा भंगांच्याबाबतीत , 
महामंडळाच्या कोणत्याही हक्काला बाधा न पोचवता, त्या वेश्मात किंवा वेश्माच्या कोणत्याही भागात पुन्हा प्रवेश करील आणि वेश्म मालकाचा 
कोणताही हक्क , दावा किंवा हितसंबंध यांपासून मुक्त अशा वेश्माचा ताबा घेईल व त्याचा वापर करील . 

( ३) जर खाजगी कंपनीने किंवा संस्थेने किंवा वेश्म मालक संघाने या नियमांच्या कोणत्याही नियमाचा किंवा भाडेपट्ट्याच्या शर्तीचे, 
प्रसंविदांचे पालन करण्यात कसूर केल्यास , किंवा त्या वेश्माच्या वाटपाच्या, विक्री कराराच्या, या नियमांच्या कोणत्याही नियमाच्या, संस्थापन 
नियमावलीच्या व संस्थापन समयलेखाच्या, उपविधिच्या शतींचा भंग केल्यामुळे त्यांचे भागधारक किंवा, यथास्थिति , सदस्य यांना परिरूद्ध करण्यात 
कसूर केल्यास ,किंवा जमीन व इमारत किंवा इमारती यांबाबत निर्धारित केलेलेकिंवा त्यांबाबत निर्धारित करण्यात येईल असे भाडे, जमीन महसूल , 
उपकर भरण्यात कसूर केल्यास, महामंडळास, भाडेपट्टा समाप्त करता येईल आणि त्या प्रकरणामध्ये खाजगी संस्थेला किंवा वेश्म मालक संघाला 
कोणतीही नुकसानभरपाई देय असणार नाही. 


- 


२६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १९ ३ ९ 


१३ 


२७. भाडे, कर किंवा इतर आकार प्रदान करणे.- वेश्म मालक , खाजगी कंपनी किंवा संस्था किंवा वेश्म मालकाचा संघ , 
अभिन्यासाचा विक्रीकरार किंवा भाडेपट्टा करार अंमलात असतानाच्या कालावधीत , वेश्म आणि अभिन्यास यांच्याबाबतीत देय आणि प्रदेय होणारे 
संपूर्ण भाडे, कर आणि इतर आकार महामंडळाला प्रदान करील. 


२८ . 


२ ९ . 


३० . 


जमीन महसुलाचे प्रदान करणे.- खाजगी कंपनी किंवा संस्था किंवा वेश्म मालक संघ, भाडेपट्टा अंमलात असतानाच्या 
कालावधीत , अभिन्यासावरनिर्धारित केलेला किंवानिर्धारित करण्यात येईल असा जमीन महसूल, उपकर किंवा आकार देईल. 

अधिमूल्य किंवा भाडे हे जमीन महसूल म्हणून वसूल करणे.- जेव्हा विक्री करारान्वयेकिंवा भाडेपट्टा करारान्वये महामंडळाला 
देय असलेले कोणतेही अधिमूल्य किंवा दंड किंवा भाडे किंवा सेवा आकार किंवा कोणतीही अन्य रक्कम थकित असेल तर , ती रक्कम महाराष्ट्र 
जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा.४१) याच्या तरतुदीन्वये जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्यात येईल. 

विक्री किंवा भाडेपट्टा करार समाप्त झाल्यावर ताबा सुपूर्द करणे.- वेश्म मालक, खाजगी कंपनी किंवा संस्था किंवा वेश्म 
मालक संघ , विक्री करार किंवा, यथास्थिति , भाडेपट्टा करार समाप्त झाल्यावर, वाजवी झीज, तूट किंवा अपरिहार्य घटना यामुळेच बदल घडण्याच्या 
अधीन 

राहून , जेव्हा वेश्माचाकिंवा अभिन्यासाचा ताबा घेतला होता त्यावेळी जसा सुस्थितीत होता, तशाच सुस्थितीत , वेश्माचाकिंवा अभिन्यासाचा 
ताबा महामंडळाला सुपूर्द करील. 
३१ . 

विक्री करार किंवा भाडेपट्टा करार समाप्त झाल्यावर अनधिकृतपणे वेश्म ताब्यात ठेवणाऱ्या व्यक्तींना तडकाफडकी 
निष्कासित करणे. जर विक्री करार किंवा भाडेपट्टा करार समाप्त झाल्यावर, कोणतीही व्यक्ती, वेश्माचा किंवा अभिन्यासाचा अनधिकृतपणे 
भोगवटा करीत असेल किंवा ते गैरपणे त्याचा ताबा धारण करीत असेल तर, महाराष्ट्र सरकारी जागा ( काढून टाकण्याबाबत ) अधिनियम (१९ ५६ चा 
२ ) यामध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने, अशा कोणत्याही सुनिश्चित व्यक्तीला तडकाफडकी निष्कासित करणे, हे यथोचितरीत्या अधिसूचित केलेल्या 
अधिकाऱ्यासाठी कायदेशीर असेल. 


प्रकरण सात 


संकीर्ण 


३२. 


सर्कस , सभा किंवा इतर खेळ आयोजित करण्यासाठी भूखंडाचा तात्पुरता वापर करण्यासाठी परवानगी.- व्यवस्थापकीय 
संचालकास, महामंडळ वेळोवेळी निर्धारित करील असे शुल्क किंवा आकार प्रदान केल्यावर , जेथे लोकांना किंवा लोकांच्या एखाद्या समूहाला प्रवेश 
देण्यात येतो असे सर्कस, आनंदमेळा, प्रदर्शन , प्रयोग, सभा किंवा इतर खेळ आयोजित करण्याकरिता एखाद्या भूखंडाचा तात्पुरता वापर करण्याची 
परवानगी देता येईल . 


. 


३३ . पुनर्ग्रहण.- या नियमात आणि विक्री करारात किंवा भाडेपट्टा विलेखात काहीही अंतर्भूत असले तरी, जर महामंडळाने त्याच्या 
स्वतःच्या प्रयोजनासाठी किंवा कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कोणत्याही भूखंडाची किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाची मागणी केल्यास, असा 
कोणताही भूखंड किंवा त्याचा कोणताही भाग परत घेणे महामंडळासाठी विधिसंमत असेल आणि त्या प्रकरणात, त्या भूखंडाची किंवा त्याच्या 
कोणत्याही भागाची तशी मागणी असल्याबाबत महामंडळाच्या मान्यतेने व्यवस्थापकीय संचालकाने केलेली घोषणा निर्णायक असेल . 


महामंडळाकडून शतींची भर घालणे.- या नियमात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे , वेश्माच्या विक्रीच्या करारात , 
करारनाम्यात किंवा भाडेपट्टा विलेखात इतर कोणत्याही तरतुदी किंवा शर्तीकिंवा प्रसंविदांचा अंतर्भाव करण्यापासून महामंडळास अटकाव करणार 
नाही. 


३५. धोरण, विनियम किंवा मार्गदर्शक तत्वे.- या नियमांची परिणामकारक आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने आणि 
लोकहितास्तव, या अधिनियमाच्या आणि नियमांच्या तरतुदीशी विसंगत नसेल किंवा त्या तरतुदींचे अल्पीकरण करणार नाही, असे कोणतेही धोरण 
आखणेकिंवा विनिमयकिंवा मार्गदर्शक तत्वेनिर्धारित करणे महामंडळासाठी विधिसंमत असेल . 


३६. प्रत्यायोजन.- व्यवस्थापकीय संचालकास , या नियमान्वये त्याच्याकडे निहित असलेले अधिकार त्यास योग्य वाटेल अशा, 
महामंडळाच्या इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील . 


३७ . नियम शिथिल करणे.- शासनास, विशेष प्रकरणात किंवा प्रकरणांत कारणे लेखी नमूद करून या नियमातील कोणतेही किंवा सर्व 
नियम शिथिल करता येतील . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३ ९ 


३८ . व्यावृत्ती.- ( १) हे नियम आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये हे नियम प्रसिद्ध करण्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ 
मर्यादित यांनी दिलेल्या वाटप पत्रात , केलेल्या भाडेपट्टा करारात किंवा भाडेपट्टा विलेखात केलेल्या तरतुदी यांमध्ये कोणताही विरोधाभास निर्माण 
झाल्यास उक्त वाटप पत्रात , भाडेपट्टा करारात किंवा, यथास्थिती, भाडेपट्टा विलेखात केलेल्या तरतुदी अभिभावी ठरतील. 

( २) उप -नियम ( १) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे विद्यमान भाडेपट्टा समाप्त झाल्यानंतर , या नियमांच्या तरतुदी महामार्ग प्राधिकरण म्हणून 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित याच्याकडे निहित असलेल्या किंवा त्याच्या मालकीच्या सर्व जमिनी व वेश्म ( अपार्टमेंट ) यांस लागू 
होतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अविनाश त्र्यं . धोंडगे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३९ 


१५ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 21st February 2018 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HIGHWAYS ACT. 

No. PPP.2016 / C.R.251(Part- 1 )/Rd-8.—The following draft of rules, which the Government of 
Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and clauses 
(d -22 ) and (q ) of sub - section (2 ) of section 71 read with section 63A of the Maharashtra Highways 
Act (LV of 1955 ), and of all other powers enabling in that behalf , is hereby published as required 
by sub -section ( 1) of section 71 of the said Act , for information of all the persons likely to be 
affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by 
the Government of Maharashtra , on or after the 20th March 2018 . 

2. Any objections or suggestions, which may be received by the Principal Secretary , Public 
Works Department , Mantralaya , Mumbai- 400 032, from any person with respect to the said draft, 
before the aforesaid date , will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


CHAPTER I 


PRELIMINARY 


1 . Short title , commencement and application.— ( 1) These rules may be called the 
Maharashtra Highways (Disposal of the Maharashtra State Road Development Corporation 
Limited Lands) Rules , 2018 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of publication of these rules in the OfficialGazette . 

( 3 ) They shall apply to all the lands and apartments vesting in or owned by the Maharashtra 
State Road Development Corporation Limited , as Highway Authority . 
2. Definitions.— ( 1) In these rules, unless the context otherwise requires - 

(a ) “ Act” means the Maharashtra Highways Act (LV of 1955 ) ; 

(6 ) " apartment” means a building or a part of a building , fully or partly constructed , 
intended for any type of independent use , such as residence, office , practice of any profession , 
or for carrying on any occupation or trade or business constructed by the Corporation , on 
the plot vested in or owned by it and includes buildings or structures having apartments 
declared as "condominium ; 

(c) “ condominium ” means a portion of land carved out for independent ownership ; 

(d ) “ Corporation ” means the Maharashtra State Road Development Corporation Limited 
incorporated under the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) or the Companies Act, 2013 ( 18 of 
2013 ), as the case may be ; 

(e) " delayed payment charge” means the charge levied for the extension granted for 
any payment due to the Corporation ; 

( f) “ demised land” means the plot along with building , factory , structure or other work 
constructed thereon ; 

(g ) “Government” means the Government of Maharashtra ; 

(h ) “ land” includes benefits arise out of land , and things attached to the earth or 
permanently fastened to anything attached to the earth ; 

(i) “Land Policy ” means the Land Pricing Policy and Land Disposal Policy formulated 
by the Corporation , from time to time ; 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३ ९ 


(j) the expressions “ lease” , “ lessor" and " lessee” shall have the meanings assigned to 
them under section 105 of the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882 ) ; 

(k ) “ licensee ” means a person who has permission of the owner to enter upon the land 
and use it for the purpose specified in the license agreement by paying specified license fee ; 

(1) “ Managing Director” means the Vice - Chairman and Managing Director or Joint 
Managing Director of the Corporation and includes any officer specially appointed by the 
Corporation to perform the functions of the Managing Director under these rules ; 

(m ) “ Planning Authority" means the Planning Authority is defined in clause ( 19 ) of 
section 2 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) ; 

( n ) " plot" means a piece of land set apart for independent development and forming a 
part of the proposal of the Corporation for development of land or a part of draft or sanctioned 
development plan or a scheme prepared by the Corporation ; 

(0 ) " specified rate of lease premium ” means the market rate, as may be determined by 
the Corporation , from time to time, with regard to the use and floor space index of the plot ; 

( 2 ) The expressions and words used herein and not defined but defined in the Act shall have 
the meanings assigned to them in the Act. 


CHAPTER II 


DEMARCATION AND DETERMINATION OF PLOT 
3. Demarcation of plots . — The Corporation shall divide the lands vested in , or owned by 
the Corporation ,into disposable plots having regard to their size and use and shall demarcate 
them accordingly . 

4. Determination of size of plot. — The Corporation may decide, from time to time, the 
minimum area of plot within the land vested in , or owned by the Corporation . 


CHAPTER III 


DISPOSAL OF PLOTS 


5. Disposal of plot by Grant of Lease.— ( 1) The Corporation shall dispose -of plots on lease 
by inviting public tenders or by public auction , except for the following categories , namely : 

(a ) allotment to the Central Government or State Government and their Undertakings , 
to the local bodie sand to any Government autonomous body constituted under any Central 
or State Act,for any public purpose , by considering individual applications at specified rate 
of one time lease premium as per Land Policy and annual rent ; 

(6 ) allotment to co -operative housing societies for constructing flats for the residence 
of its own members , at a specified rate of one time lease premium as per Land Policy and 
annual rent and subject to the terms and conditions specified in the Maharashtra Highways 
( Lease of Land to Co -operative Housing Society by the Maharashtra State Road Development 
Corporation Limited ) Rules , 2018 , for lease of land to the co -operative housing societies ; 
(c ) allotment to registered public charitable trusts , 

(i) for educational, social, cultural, medical, charitable and sports activities, as per 
the guidelines approved by the Government, from time to time, or 
(ii) for the construction of any temple , church , synagogue, mosque, or for any 

other 
religious purpose, with the previous approval of the Government, 

at a specified rate of one time lease premium and annual rent, by inviting 
applications through advertisement, as may be decided by the Corporation , from time 
to time; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १९ ३ ९ 


१७ 


6 . 


( d ) allotment to reputed national or international institutions, Research and Design 
establishments, Foreign Government Consulates , by considering individual applications at 
specified rate of one time lease premium as per Land Policy and annual rent; 

(e ) allotment to any interested person for setting up industry or commercial 
establishment, in conformity with the scheme as shall be published by the Corporation , from 
time to time, based on demand for such plots, at specified rate of one time lease premium as 
per Land Policy and annual rent . 

( 2 ) Allotment of odd -shape land . — The Managing Director may allot to the adjoining lessee 
or licensee odd -shaped land, which otherwise cannot be disposed -of for the reason of non 
availability of access or is not developable due to its odd - shape or for any other reason , for the 
same use and with the same floor space index ( hereinafter referred to as " the FSI” ), as the 
adjoining plot has , at the specified rate of one time lease premium as per Land Policy and annual 
rent , prevailing at the time of allotment of odd- shaped land or at the rate at which the original 
plot is allotted , whichever is higher ; 

Provided that if the area of odd -shape land is more than 2000 squaremeters , the allotment 
shall be made with the approval of the Corporation . 

Disposal of plot by grant of leave and licence . — On receipt of an application from any 
interested person , the Managing Director may , on payment of licence fee at the rate or rates , as 
may be determined by the Corporation , from time to time, allot a plot on leave and licence basis ,for 
a period not exceeding five years at a time, for maintenance of garden , playgrounds, temporary 
labour camps or any such temporary purpose in relation to development of New Town, which 
shall not create permanent encumbrance or any other right whatsoever on such plots . 

7. Additional conditions for disposal of plots for religious, educational, charitable and public 
purposes . — The following additional conditions shall apply for disposal of any plot for 
religious,educational, charitable and public purposes , namely : 

( 1) The land or any part thereof or any interest therein shall not be transferred . 

(2 ) The land with all fixtures and structures thereon shall be liable to be resumed by 
the Corporation , 

( a ) if not used for the specific purpose or purposes for which it is granted by such 
date , as the Corporation may fix in this behalf, or if used for any purpose other than the 
specific purpose for which it is granted ; or 

(6 ) if it is required by the Government or the Corporation for its own purpose or 
any public purpose , and that a declaration by the Managing Director that the land is so 
required shall be conclusive . 

( 3 ) If the land is at any time resumed under condition (2 ), the compensation payable 
therefor , shall not exceed the amount if any, paid to the Corporation for the grant, together 
with the cost or value at the time of resumption of any building or other work authorisedly 
erected or executed on the land by the grantee , whichever is less . If a question arises as to 
the adequacy of the amount of compensation to be paid under this condition , such question 
shall be referred to the Government for decision . 

8. Payment of earnest money deposit. — Every offer submitted to the Corporation for 
allotment of plot shall be accompanied with the payment of earnest money deposit, the amount of 
which shall be determined by the Corporation , from time to time. 

9. Payment of lease premium .— ( 1 ) On acceptance of the offer by the Corporation , the one 
time lease premium agreed to be paid by the intending lessee shall be paid in two equal instalments , 
after adjusting therefrom the earnest money deposit. The first instalment shall be paid within 
forty -five days from the date of receipt of the allotment letter issued by the Corporation and 
the second instalment shall be paid within seventy -five days from such date of receipt of 
allotment letter. 


भाग चार ब - ६४-३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३ ९ 


(2 ) The Managing Director may , in a deserving case , extend either of the foregoing periods 
on the condition that the intending lessee shall pay the delayed payment charges for such 
extension at the rates , as may be decided by the Corporation , from time to time: 

Provided that, the period of extension for the payment of the first instalment of the lease 
premium shall not exceed three months from the due date of first instalment : 

Provided further that,the period of extension for the payment of the second instalment shall 
not exceed ten months from the due date of second instalment: 

Provided also that, the Corporation may in deserving cases, grant further extension of time 
for payment of the second instalment subject to the condition that total extended period shall not 
exceed two years from the date of allotment. 

( 3 ) On failure of the intending lessee to pay the lease premium within the stipulated period 
as aforesaid including the extended period , if any, the concluded agreement between the 
Corporation and the intending lessee shall cease to exist and the earnest money deposited by the 
intending lessee shall stand forfeited to the Corporation ;and in addition to the earnest money 
deposit, so forfeited , 25 % of the amount of instalment or instalments of the lease premium paid 
by the intending lessee shall also stand forfeited to the Corporation , without prejudice to the 
rights of the Corporation to recover compensation for loss or damage , if any, suffered inconsequence 
of such default . 

10. Allotment of excess area of plot. — Before execution of an agreement to lease , if the 
actual area of the plot is found in excess of the area represented in the allotment letter then , the 
Managing Director may at his discretion , 

(a ) allot this excess area to the intending lessee at the specified rate of lease premium ,as 
per the Land Policy prevailing at the time of such allotment of this excess area or at the rate at 
which the allotment of original plot was made to the intending lessee,whichever is higher ; or 

(6 ) treat such excess area as a separate plot : 

Provided that, if the excess area is more than 5 % of the area represented in the allotment 
letter or more than 250 square meters , the approval of the Corporation shall be necessary . 

11. Execution of agreement to lease.— ( 1) Immediately after full and final payment of agreed 
amount of lease premium and other charges, the Corporation shall call the intending lessee for 
execution of agreement to lease . 

( 2) The intending lessee shall , within a period of thirty days from the date of issue of letter 
thereto , execute with the Corporation the agreement to lease . 

( 3) The Managing Director may, at request of the intending lessee , extend the foregoing 
period by three months, on the condition that the intending lessee shall pay to the Corporation 
the Watch and Ward Charges ,at such rate as may be fixed by the Corporation , from time to time: 


Provided that , 


(a ) nothing in this sub -rule shall apply to the allotment of plots under clause (a ) of sub 
rule ( 1 ) of rule 5 ; 


(6 ) in special circumstances ,the Managing Director may grant further extension of three 
months on payment of Watch and Ward Charges. 

(4 ) On execution of the agreement to lease , the intending lessee shall obtain the license and 
authority to enter upon the plot to fulfill the conditions of the agreement to lease , and shall pay 
the requisite stamp duty on the agreement to lease under the Maharashtra Stamp Act ( LX of 
1958 ) and get it registered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ). 

12. Use and FSI of plot . — The agreement to lease shall specify use and the FSI permitted 
to the plot, which shall not be changed or increased without the prior written permission of the 
Planning Authority and without the payment of prescribed additional premium and other charges , 
if any, as determined by the Planning Authority , from time to time. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३९ 


१ ९ 


13. Period for completion of construction .— ( 1) The intending lessee shall complete the 
building , factory , structure or other work as per the plan approved by the Planning Authority , 
for which the plot is allotted , within a period of five years from the date of agreement to lease : 

Provided that, the building or buildings to be so constructed shall not be less than 20 % of the 
FSI granted to the plots agreed to be leased underclause (e ) of sub - rule ( 1) of rule 5 and shall not 
be less than 50 % of the FSI granted to the other plots . 

(2 ) Intending lessee shall, thereafter , obtain Occupancy Certificate from the Planning 
Authority . 

14. Extension of period for completion of construction . If the intending lessee is not able 
to complete the construction of building , factory , structure or other works as specified in rule 
13 ,for the reasons beyond his control, the Managing Director may , at the request of the intending 
lessee and on payment of additional premium , as may be determined by the Corporation , from 
time to time, permit extension of a period for completion of building, factory , structure or other 
work : 


Provided that,the extension of period for one year at a time, will be given for consumption of 
entire balance FSI: 

Provided further that, if the construction is not commenced on plot upto and within fifth 
year of extension , the agreement to lease shall be terminated and the plot shall be resumed to 
the Corporation with immediate effect : 

Provided also that, these provisos shall not applicable to the plots allotted under clause (a ) 
of sub -rule ( 1) of rule 5 , provided such plot has not been transferred . 

15 . Payment of service cost. — Immediately after the expiry of the period for the completion 
of construction of buildings, factory , structure or other work , for which the plot is allotted ,or 
after the grant of Occupancy Certificate by the Planning Authority , whichever is earlier , the 
intending lessee shall pay service cost towards establishing and maintaining civic amenities 
such as roads , street lights , water , drainage , conservancy and other civic amenities provided by 
the Corporation or the local authority , at such rate as may be determined by them , from time to 
time, regardless of any benefit derived or not by him for such amenities or services . 

16 . Termination of agreement.— (1 ) The Corporation shall have the power to terminate 
the agreement to lease , 

( a ) if the agreement to lease is not executed ; and 

(6 ) if the agreement to lease is executed but the possession of the plot is not taken , 
within the specified period or extended period , as the case may be, under these rules. 

(2 ) In the event of termination of the agreement to lease, the earnest money deposit, along 
with 25 % of the amount of instalments of the lease premium , if any, paid , shall be forfeited without 
prejudice to the rights of the Corporation to recover compensation for loss or damage, if any , 
suffered in consequence of such default by the intending lessee: 

Provided that , nothing in this sub -rule shall apply to the allotment of plots under clause (a ) 
of sub -rule ( 1 ) of rule 5 . 
( 3 ) The Corporation shall have the power , 

(a ) to terminate the agreement to lease and revoke the license granted therein , if the 
intending lessee fails , – 

(i) to complete the construction of a building or buildings , factory , structure or 
other works and to obtain the Occupancy Certificate from the Planning Authority as 
specified in rule 13 or within the period extended under rule 14 , or 

( ii ) to observe any of the conditions of the agreement to lease , or 


po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३९ 


(6 ) otherwise, to continue the allotment of the said plot with the intending lessee on 
payment of such fine or premium , in addition to any other premium which shall be payable 
under these rules, as may be decided by the Corporation , from time to time. 

( 4 ) In the event the Corporation decides to terminate the agreement to lease and revoke the 
license granted therein to the intended licensee under sub -rule (3 ), all erections and materials , 
plants and things upon the said plot shall vest to the Corporation without any compensation or 
allowance on account of such erection materials, plants, things and without any payment to the 
intending lessee for refund or repayment of any premium paid by such intending lessee . 
17 . Restrictions against transfer of rights derived under the agreement to lease. — 

( 1) Save as otherwise provided in the agreement to lease , the intending lessee shall not 
transfer wholly or partially the rights , benefits and interest he derives in respect of the plot 
agreed to be leased to him , unless , 

( a ) the Corporation agrees for such transfer , in which case the Corporation shall 
be the consenting party to the instrument to be executed with the transferee ; 

(b ) the intending lessee shall pay to the Corporation the transfer charges at the 
rate, as may be determined by the Corporation , from time to time, subject to a minimum 
of Rs.5000 ; 

(c) the transferee shall fulfill all eligibility conditions specified by the Corporation 
for the allotment of such plot; 

( d ) in the instrument by which intending lessee transfers his rights, benefits and 
interest in respect of the plot , he shall impose upon the person to whom such rights , 
benefits and interest are transferred , to perform and observe all the conditions specified 

in the agreement to lease : 
Provided that,where the plot is agreed to be leased under clauses (a ) and (c ) of sub -rule (1) of 
rule 5 , transfer of such rights shall not be permitted . 

( 2) Notwithstanding anything contained in sub -rule (1), - 

(a )the intending lessee in whose favour an agreement to lease has been executed , 
may , with the prior written permission of the Managing Director , mortgage the plot to 
the Central Government, any State Government , Life Insurance Corporation of India , 
the Maharashtra State Finance Corporation , any Nationalized Bank , Employer of the 
intending lessee or any other Financial Institution , as may be approved by the 
Corporation , from time to time, for obtaining a loan for paying the lease premium to the 
Corporation in respect of the said plot and for constructing thereon the building, factory , 
structure or other work in accordance with the plan approved by the Competent 
Authority specified in rule 13 ; 

(b )transfer of any rights derived under the agreement to lease executed in favor of 
the private company , co -operative housing society or apartment owners association or 
partnership firm shall include the transfer of share or shares by the shareholders of a 
private company registered under the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) or the Companies 
Act , 2013 ( 18 of 2013 ) or by the members of a co -operative housing society registered 
under the Maharashtra Co -operative Societies Act , 1960 (Mah . XXIV of 1961) or the 
transfer of apartment by the apartment owners association under the Maharashtra 
Apartment Ownership Act , 1970 (Mah . XV of 1971), or by the partners of a partnership 
firm registered under the Indian Partnership Act , 1932 ( 9 of 1932 ), in which case the 
transfer charges in proportion according to the extent of the share or shares so 
transferred or at the rate as may be determined by the Corporation , from time to time, 
shall be recovered . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३ ९ 


२१ 


CHAPTER IV 


SURRENDER OF PLOT 


18 . Circumstances for surrender of plot.— ( 1) The Corporation may , in its discretion , permit 
surrender of a plot under the circumstances subject to such terms and conditions and in the 
manner as provided herein below : 

In the case falling under sub -rule (3 ) of rule 16 ,surrender of plot may be permitted on forfeiture 
of the 10 % of the amount of lease premium and whole of any other amount towards any charges or 
whatsoever paid by the intending lessee to the Corporation , 

(a ) where an agreement to lease has been executed but not registered , it will be cancelled 
by entering into a deed of cancellation ; 

(6 ) where an agreement to lease has been executed and registered , cancellation of such 
agreement shall be made by entering into a deed of re -conveyance of land to the Corporation ; 

(c ) the expenses in this behalf shall be borne by the intending lessee . 
( 2 ) The Corporation shall not be liable in any manner whatsoever for such surrender under 
these rules . 


CHAPTER V 


GRANT OF LEASE 


19 . Lease . — The Corporation may , from time to time, dispose -of plots on lease on the 
following conditions , namely : 

( 1 ) Term of lease . — The lease shall be granted in consideration of premium or rent or 
both premium and rent , for a term not exceeding sixty years : 

Provided that , in special circumstances the term of lease may be extended beyond sixty 
years, but not beyond ninety nine years for the reasons to be recorded in writing . 

(2 ) Grant of lease.— (i) The intending lessee shall obtain the Occupancy Certificate 
from the Planning Authority certifying that the building, factory , structure or other work 
has been completed in accordance with the terms and conditions stipulated in the agreement 
to lease . 


( ii ) If the intending lessee have observed all the conditions of the agreement to lease , 
the Corporation will grant and the intending lessee will accept a lease of the plot , along with 
building , factory , structure or other work erected thereon . 

(iii) The period of lease shall commence from the date of agreement to lease . 

( 3 ) Payment of rents , taxes and other charges. — The lessee shall, during the continuance 
of the lease, pay rents,taxes and other charges due and becoming due in respect of the demised 
land by the Corporation or lessee thereof. 

(4 ) Payment of land revenue. — The lessee shall, during the continuance of the lease , 
pay the land revenue and cess assessed or which may be assessed on the demised land. 

(5 ) Recovery of premium or rent as land revenue. — Whenever any premium , other than 
the lease premium specified in rule 8 , or rent or service charges or any other amount due to 
the Corporation under the lease shall be in arrears and it may be recovered as arrears of 
land revenue under the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ). 

(6 ) Use of land and consumable FSI. — Every lease shall specify use and the FSI 
permitted to the demised land, which shall not be changed or as the case may be , increased 
without the prior written permission of the Planning Authority and without the payment of 
specified additional premium and any other charges , as may be determined by them , from 
time to time. 


HTT OR 7- & 8-8 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१ , २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३९ 
( 7) To build according to the building regulations or municipal regulations or 
development control regulations in force , from time to time. — At any time during the period 
of lease , the lessee shall not erect any building or structure on any portion of the demised 
land except with the prior written permission of the Planning Authority and in accordance 
with the building regulations or development control regulations framed by the Planning 
Authority , from time to time, or the municipal regulations or any other regulations , in force , 
from time to time. 

( 8 ) Restrictions against assignment of leasehold rights.— ( 1) (i) Except where it is 
specifically provided in the lease deed , or except where the lessee performs, the conditions 
set out hereunder to the satisfaction of the Corporation , the lessee shall not assign , mortgage, 
sub - lease, under - let or otherwise transfer wholly or partly the demised land or his interest 
therein or part wholly or partly with the possession of the demised land or permit any 
person to use wholly or partly the demised land (hereinafter referred to as " transfer of the 
demised land” ),namely : 

(a ) before the transfer of the demised land,the lessee shall pay to the Corporation 
the transfer charges , as may be determined by the Corporation , from time to time, subject 
to a minimum of Rs.5000 ; 

(6 ) the transferee shall fulfill all eligibility conditions, specified by the Corporation 
for grant of lease of demised land ; 

(c ) in the instrument of the transfer of demised land ,the lessee shall impose upon 
the person to whom the demised land is so transferred , to perform and observe to the 
Corporation all the conditions and covenants of the lease of the demised land granted 
to him : 

(ii ) Transfer of such rights in respect of plot leased under clauses (a ) and (c) of sub 
rule (1 ) of rule 5 , shall not be permitted . 
( 2 ) Nothing contained in sub - rule ( 1) shall apply to , 

( a ) the sub -lease of the built -up area of the demised land, except in case of plots 
leased under clauses (a ) and ( c) of sub - rule ( 1) of rule 5 , for the same use for which the 
lease is granted , by giving prior intimation thereof, to the Corporation , 

(b ) the mortgage executed with the prior written permission of the Managing 
Director of the demised land or any part thereof, to the Central Government, any State 
Government, Nationalized Bank , the Life Insurance Corporation of India , the 
Maharashtra State Finance Corporation , an employer of the intending lessee or any 
other financial institutions, as may be approved by the Corporation , from time to time. 

( 3 ) The expression “ transfer of demised land ” , shall include the transfer of share or 
shares by the shareholders of a private company registered under the Companies Act, 1956 
( 1 of 1956 ) or the Companies Act , 2013 ( 18 of 2013 ) or by the members of a co -operative 
housing society registered under the Maharashtra Co -operative Societies Act , 1960 (Mah . 
XXIV of 1961), or by the partners of a partnership firm registered under the Indian 
Partnership Act , 1932 (9 of 1932 ), or the transfer of apartment by the apartment owner under 
the Maharashtra Apartment Ownership Act, 1970 (Mah . XV of 1971), in which case the transfer 
charges in proportion and according to the extent of the share or shares so transferred or at 
the rate as may be determined by the Corporation , from time to time, shall be recovered . 

( 9 ) Delivery of possession on termination of lease. — The lessee shall, on termination of 
the lease for any reason whatsoever , deliver possession of demised land to the Corporation . 

( 10 ) Summary eviction of persons unauthorisedly occupying the lands on termination of 
lease. — If , on termination of the lease , any person is unauthorisedly occupying or wrongfully 
in possession of the land, it shall be lawful for the duly notified officer to secure summary 
eviction of such person in the manner as provided in the Maharashtra Government Premises 
(Eviction ) Act ( II of 1956 ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३९ 


२३ 


( 11) Payment of cost of lease deed . — The lessee shall pay all costs and expenses, incidental 
to preparation , execution and registration of lease deed including the stamp duty under the 
Maharashtra Stamp Act ( LX of 1958 ) and the registration charges under the Registration 
Act , 1908 (XVI of 1908 ). 

( 12 ) Service of notice. — Any demand for payment of dues of the Corporation or notice to 
be given to the lessee shall be sufficiently made or given if sent by the Managing Director or 
any officer of the Corporation authorised by the Managing Director, through the post by the 
registered letter addressed to the lessee at the demised land and the address of the lessee 
in the record of the Corporation . 

( 13 ) Preference in employment of labour. — In employing skilled and unskilled labour , 
the lessee shall give preference to the suitable and competent displaced persons, possessing 
the prescribed qualifications . 

( 14 ) Termination of lease and power of re- entry.— ( 1) The Corporation shall be entitled 
to terminate the lease and re- enter upon the demised land , withoutmaking any compensation 
or allowance on account of the building or improvement built or carried out on the demised 
land and without making any payment to the lessee for refund or repayment of lease premium 
or any premium paid by him , in case where , 

(a ) the Managing Director is satisfied that it is beyond the capacity of the lessee to 
use the demised land for the purpose for which it was leased ; 

(b ) the lessee fails or neglects to pay the premium or rent or commits a breach of 
any of these rules or any of the conditions of the lease ; 

( c) the lessee renounces his character as such by setting a title in a third person ; 


or 


(d ) the lessee is adjudicated as insolvent. 
( 15 ) Display of sign board , sky sign , neon sign , or other advertisement. — The lessee shall 
ot during the continuance of the lease , affix or display or permit to be affixed or displayed 
on the demised land any sign - board , sky sign , neon sign or other advertisement painted , 
illuminated or otherwise , without the previous permission in writing of the Managing 
Director : 


Provided that , no such permission shall be required in respect of sign -board or 
advertisement of a reasonable size relating to the specified user of the demised land by the 
lessee . 

( 16 ) Payment of service cost. — The lessee shall, on first day of April in each year or 
within thirty days there from , make to the Corporation , a yearly payment at such rate as the 
corporation may determine, from time to time, as his contribution to the cost of establishing 
and maintaining civic amenities such as roads, water, drainage, conservancy or other civic 
amenities provided by the Corporation or local authority , as the case may be, for the demised 
land regardless of the extent of benefit derived by him for such amenities : 

Provided that , no payment shall be due to be made one year after such civic amenities 
have been transferred by the Corporation to the local authority constituted under any law 
for the time being in force : 

Provided further that, if the period to be calculated for such payment is less than a year , 
the payment shall be made on pro -rata basis. 


CHAPTER VI 


CONDITIONS RELATING TO DISPOSAL OF APARTMENT 
20 . Land for construction of building. — The Corporation may identify a plot vested in , or 
owned by it for constructing thereon a building or buildings or structures having apartments and 
declare it is a " condominium , which will be ultimately granted on lease , along with a building or 
buildings or structures constructed thereon . 


भाग चार ब - ६४-४अ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३९ 


21 . Manner of allotment of apartments.— ( 1) The apartments shall be disposed of by public 
tender or by public auction for a price at a specified rate , as may be determined by Corporation , 
from time to time, by publishing the scheme specifying therein the manner of allotment of 
apartment, schedule for payment of price and the period for execution of agreement for sale and 
performance of other conditions. 
( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub - rule ( 1), - 

( a ) theCorporation may formulate a separate scheme for the allotment of apartment 
meant for residential use to its permanent employee under welfare measure ; 

( ) the Corporation may allot apartment to the Central Government or State Government 
and theirUndertakings , to the local bodies and to any Government autonomous body 
constituted under any Central or State Act, for any public purpose , considering individual 
applications for the price at specified rate, as may be determined by the Corporation ,from 
time to time; 

(c ) the Managing Director may allot apartments on leave and license basis to any person , 
for a period not exceeding eleven years, for any temporary activities, who shall not create 
permanent encumbrance on the apartment, on payment of licence fee as per Land Policy and 
annual rent at specified rate , as may be determined by the Corporation , from time to time. 

22 . Payment of instalments.— (1) The Managing Director may , in deserving cases, extend , 
from time to time, the period determined in the scheme for payment of instalments of price , not 
exceeding six months in all, on recovery of delayed payment charges at the rate,as may be 
determined by the Corporation , from time to time. 

( 2 ) In case of default in payment of any instalment by the allottee , the agreement between 
the Corporation and the allottee shall be liable to be terminated . In the event of termination of 
the agreement, the earnest money deposit alongwith the 10 % of the instalments paid , shall be 
forfeited without prejudice to the rights of the Corporation to recover compensation for loss or 
damage , if any , suffered inconsequence of such default : 

Providedthat,nothing in this sub -rule shall apply to the apartments allotted under clause (6 ) 
of sub -rule (2 ) of rule 21. 


( 3 ) After full and final payment of agreed amount of sale price and other charges , the allottee 
shall , within a period of thirty days from the date of issue of letter by the Corporation thereof, 
execute with the Corporation the agreement for sale and shall obtain the possession of the 
apartment. 

( 4 ) The Managing Director may , on request of the allottee , extend the foregoing period by 
ninety days , on the condition that the allottee shall pay to the Corporation , the Watch and Ward 
Charges at the rate or rates determined by the Corporation , from time to time: 


Provided that , 


(i) if the agreement for sale is not executed ; or 

( ii ) if the agreement for sale is executed but the possession of the apartment is not 
taken 


within the specified period , the agreement between the Corporation and the allottee shall 
liable to be terminated . In the event of termination of the agreement, the earnest money 
deposit alongwith the 10 % of the instalments paid , shall be forfeited without prejudice to 
the rights of the Corporation to recover compensation for loss or damage, if any, suffered in 
consequence of such default: 

Provided that,nothing in this proviso shall apply to the apartments allotted under clause 
(b ) of sub - rule ( 2 ) of rule 21. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३९ 


२५ 


23 . Grant of lease.— ( 1) On full payment of dues to the Corporation by allottee and on 
compliance of all terms and conditions of agreement executed with the Corporation , the 
Corporation shall grant lease and the private company, society or the association of apartment 
owners, as the case may be , shall accept a lease of plot, together with the apartments constructed 
thereon as condominium for such period as the Corporation may decide but such period shall not 
exceed ninety nine years, which period shall be computed from the date of execution of first 
agreement in respect of allotment of apartment within the demised plot or land on which 
apartments are constructed . 

(2 ) The allottees of the apartments shall join in forming and registering privatecompany 
under the Companies Act, 2013 ( 18 of 2013 ) or society under the provisions of the Maharashtra 
Co -operative Society Act, 1960 (Mah. XXIV of 1961) or an apartment owners association under 
the Maharashtra Apartment Ownership Act, 1970 (Mah . XV of 1971). 

( 3 ) In case of private company, the Articles of Association and Memorandum of Association 
of such private company and in case of a society , the Bye -laws adopted by such society or in case 
of an association of apartment owners , the Declaration and Bye - laws shall contain the Articles or 
Bye- laws, as the case may be , as follows, namely : 

(a ) Every shareholder / member of the private company or society , or association of 
apartment owners shall be bound by the Maharashtra Highways ( Disposal of lands by the 
Maharashtra State Road Development Corporation Limited ) Rules , 2018 , during the 
subsistence of the agreement for sale made between the said Corporation and shareholder / 
member of the private company or society , or association of apartment owners and also 
during the subsistence of the lease deed made between the said Corporation and the private 
company or society or apartment owners association . 

(b ) No shareholder / member shall transfer his/her shares in the private company / 
society ,or association of apartment owners , or otherwise create third party interest in respect 
of the apartment allotted to him /her, nor the private company / society , or association of 
apartment owners,shall give the permission to its shareholder / member for such transfer , 
without the prior written permission of the Corporation . 

(c ) The private company or society , or association of apartment owners shall not delete 
or amend these contents from Articles / Bye - laws. 

( 4 ) The apartment ownersor private company or society shall , at its own cost, maintain the 
apartments and shall always keep the same in habitable manner . 

(5 ) The apartment owners or private company or society shall not alter or modify or undertake 
any structural change to the apartments without prior written permission of the Corporation . 

24 . Restrictions against transfer of apartment.— ( 1) Except where it is specifically provided 
in a particular scheme, the allottee shall not before the execution of agreement for sale , transfer 
the rights, benefits and interest he derives in the apartment allotted to him : 

Provided that, in a deserving case , if the allottee fulfills satisfactorily the terms and conditions 
of allotment of apartment, the Managing Director may,on payment of transfer charges as may be 
fixed , from time to time, and on execution of such documents as may be required in respect 
thereof,allow such transfer only to a person who fulfillsthe eligibility criteria . 

(2 ) After the execution of agreement for sale or lease deed , the apartment owner shall not 
sell , assign , mortgage , underlet, sub -lease or otherwise transfer wholly or partly the apartment 
allotted to him or his interest therein or in the agreement for sale or shall not part with the 
possession of such apartment nor shall permit any person to use wholly or partly such apartment 
without the prior written permission of the Managing Director, which permission shall, on request 
of the apartment ownermay be granted on execution of such documents and on payment of transfer 
charges at the rate , as may be determined ,from time to time: 


RE 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३ ९ 


Provided that,in the instrument by which the apartment is proposed to be transferred , the 
apartment owner shall impose upon the transferee full obligation to perform and observe the 
conditions of the agreement executed and covenants of the lease granted to the private company 
or to the society , or to the apartment owner, or association of apartment owners , as the case 


may be. 


( 3 ) Nothing contained in this rule shall apply to 

(a ) the allottee giving on leave and licence , the apartment for the same use for which it 
is allotted , with prior intimation thereof to the Corporation ; 

( b ) the apartment or any part thereof, mortgaged to the Central Government, any State 
Government, Nationalized Bank , the Life Insurance Corporation of India , the Maharashtra 
State Finance Corporation , an employer of the Apartment Owner or to any other financial 
institution ,as may be approved by the Corporation , from time to time, as a security for loan , 
which the apartment owner intends to borrow from any of them , for any purpose any time; 
but where such loan covers the period until the execution of agreement for sale, such mortgage 
shall only be for paying to the Corporation , the price of the apartment. 

25 . Transfer of apartment to the legal heirs.— ( 1 ) In case of demise of the apartment owner 
before the formation and registration of private company or society or an association of the 
apartment owners within a condominium , the apartment shall be transferred to the legal heirs of 
demised apartment owner , as may be declared by a Court of law by the succession certificate or 
by heirship certificate or in case of a Will made by the demised apartment owner, by a probate or 
letters of administration or succession certificate . 

( 2 ) In cases, other than those referred to at sub -rule ( 1), the respective private company or 
a society or an apartment owners association , as the case may be, shall transfer the shares and 
the apartment of the demised apartment owner , to his / her legal heir in accordance with the 
provisions in the Articles of Association and Memorandum of Association and Bye -laws, as the 
case may be, and inform to the Corporation the decision so taken , with the details of legal heirs 
in whose name transfer is effected , for enabling the Corporation to take a note thereof in its 
record to administer the apartment. 

26 . Powers to terminate agreement of sale or lease deed.— ( 1) If the apartment owner 
commits a breach of any of the conditions of agreement for sale or any of these rules and further 
fails to remedy the said breach within a maximum period of six months from the date of issue of 
the notice by the Corporation , the said agreement for sale shall be liable for termination . 

( 2 ) The Corporation thereafter , shall re -enter in the apartment or any part thereof and 
quietly possess and enjoy the said apartment free from any right, claim or interest of the apartment 
owner and without any interruption or disturbance whatsoever by the apartment owner, without 
making any payment to the apartment owner for refund or repayment of sale price and other 
charges paid by him to the Corporation , but without prejudice to the Corporation s any other 
rights in respect of such breach or breaches. 

( 3 ) If the private company or society or an apartment owners association fails to observe 
any of these rules or conditions , covenants of the lease , or fails to restrain its shareholders or 
members , as the case may be , from committing any breach of the conditions of allotment of 
apartment, agreement for sale , any of these rules , Articles and Memorandum of Association , 
Bye-laws or fails to pay rent, land revenue , cesses assessed or which may be accessed on the land 
and building or buildings , the Corporation may determine the lease and in that case no 
compensation shall be payable to the private company or society or an apartment owners 
association . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१, २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३९ 


२७ 


27 . Payment of rents , taxes and other charges.— The apartment owner, the private company 
or society or an apartment owner s association shall , during the continuance of the agreement for 
sale or lease of a condominium , pay to the Corporation all rents, taxes and other charges due and 
becoming due in respect of the apartment and condominium . 

28 . Payment of land revenue. — The private company or society or an apartment owners 
association shall , during the continuance of the lease , pay the land revenue , cess or charges 
assessed or which may be assessed on the condominium . 

29 . Recovery of premium or rent as land revenue.-— Whenever any premium or fine or 
rent or service charges or any other amount due to the Corporation under the agreement for sale 
or lease shall be in arrears , it may be recovered as an arrears of land revenue under the provisions 
of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ). 

30 . Delivery of possession on termination of agreement for sale or lease. — The apartment 
owner , the private company or society or an apartment owners association shall , on termination 
of the agreement for sale or as the case may be, lease , deliver possession of apartment or 
condominium to the Corporation in good condition as it was in , when possession was obtained , 
subject only to change caused by reasonable wear and tear or irresistible force . 

31 . Summary eviction of persons unauthorisedly occupying apartment on termination of 
agreement for sale or lease. — If, on termination of the agreement for sale or lease, any person is 
unauthorisedly occupying or wrongfully in possession of the apartment or condominium , it shall 
be lawful for the duly notified officer to secure summary eviction of such person in the manner 
provided by the Maharashtra Government Premises (Eviction ) Act (II of 1956 ). 


CHAPTER VII 


MISCELLANEOUS 


32. Permission to use a plot temporarily for holding a circus, meeting or other show . — The 
Managing Director may give permission to temporarily use a plot for holding a circus , carnival 
fair , exhibition , performance, meeting or other show , to which public or a section of public are 
admitted , on payment of fee or charges , as the Corporation may determine, from time to time. 

33. Resumption . — Notwithstanding anything contained in these rules and agreement for 
sale or lease deed , it shall be lawful for the Corporation to resume any plot or any part thereof, if 
required by the Corporation for its own purpose or for any public purpose, in which case a 
declaration made by the Managing Director with the approval of the Corporation , that the plot 
or any part thereof is so required shall be conclusive. 

34. Addition of conditions by Corporation . — Nothing contained in these rules shall preclude 
the Corporation from including any other provisions or conditions or covenants in the agreement 
for sale of apartment, agreement to lease or lease deed . 

35. Policy, regulations or guidelines. — With a view to having efficient and effective 
implementation of these rules and in public interest, it shall be lawful for the Corporation to 
draw up any policy or lay down regulations or guidelines,not inconsistent with , or in derogation 
of the provisions of the Act and these rules . 

Delegation . — The Managing Director may delegate the powers vested in him under 
these rules to any other officer of the Corporation , as he may deem fit . 

37 . Relaxation of rules. — The Government may relax any or all of these rules by recording 
reasons in writing in special case or cases . 


36 . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २१ , २०१८ / फाल्गुन २, शके १ ९ ३९ 


38 . Saving.– ( 1 ) In the event of there being any conflict between these rules and the 
provisions made in the allotment letter , agreement to lease or lease deed entered into by the 
Maharashtra State Road Development Corporation Limited before the publication of these rules 
in the Maharashtra Government Gazette, the provisions made in the said allotment letter , 
agreement to lease or, as the case may be, lease deed shall prevail. 

(2 ) After the expiry of the existing lease as specified in sub -rule ( 1), the provisions of these 
rules shall apply to all the lands and apartments vesting in or owned by the Maharashtra State 
Road Development Corporation Limited , as Highway Authority . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


AVINASH T. DHONDGE , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


